RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ७]] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७ /माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ [ पृष्ठे ५४ , किंमत : रुपये २०.०० 


.. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ डिसेंबर २०१६ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९६०. 

क्रमांक रासंस्मा . २०१६/ प्र. क्र.९० / सां . का . ३. — ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक ( यात 
यापुढे ज्याचा असे स्मारक 

असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे ; 
त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित 
असल्याचे जाहीर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्यांची नोटीस देत आहे ; 


“ 


उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल , आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची 
कोणतीही हरकत मा . प्रधान सचिव ( सांस्कृतिक कार्य) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन 
त्याचाविचार करील. 


(१ ) 


भाग चार- ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


अनुसूची 


स्थान : मौजे हातगड भूमापन क्र . २५८ 


तालुका : सुरगाणा 


जिल्हा : नाशिक 


संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे नाव. 


हातगड किल्ला 


मालकी. 


सरकारी ( वन विभाग ) 


तपशील . 


हातगड किल्ला हा नाशिक - सुरत महामार्गावरील महत्त्वाचा किल्ला असून तो सह्याद्रीच्या 
शेवटच्या टोकावर उभा आहे . हातगड किल्ला इ. स . १३०० च्या आसपास बांधण्यात 
आला आहे. हातगड किल्ल्यावर बागलाणच्या बागुल घराण्याची इ. स. १६३८ पर्यंत 
सत्ता होती. या ठिकाणी बागुल राजा प्रतापशाह याचा शिलालेख आहे. नंतरच्या कालखंडात 
मुघल व त्यानंतर पेशवे यांची सत्ता होती . इ. स . १८१८ मध्ये हा किल्ला इंग्रजांकडे गेला. 


संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे क्षेत्रफळ.. 


७३२ हेक्टर व ६४ आर ( भूमापन क्र . २५८ ) 


संरक्षित करावयाच्या क्षेत्राच्या 

चतुः:सिमा . 


पूर्व.• -भूमापन क्र . २५४ 


पश्चिम . - डोंगर व रस्ता 


उत्तर . - भूमापन क्र . १९ ७ ते २११ 


दक्षिण. 


-गावठाण. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


सं . पा . भोकरे, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


३ 


TOURISUM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated 19th December 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS Act, 1960 . 


No. Rassma 2016 / C.R.90 . — Whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that 
the ancient and historical monument described in the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the said monument” ) should be a protected monument ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government of Maharashtra hereby gives two month’s notice of its intention to declare 
the said monuments to be a protected monument ; 

2. Any person interested in the said monument may, within two months from the date of 
publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette , object to the declaration 
of the said monument to be a protected monument ; 

Any objections which may be received by the Principal Secretary, Government of Maharashtra , 
Tourism and Cultural Affairs Department, Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru 
Chowk , Mumbai 400 032 , before the expiry of the aforesaid period will be considered by the 
Government . 


Schedule 


Taluka : Surgana 


District : Nashik 


Locality : Hatgad , Land Survey 

Number 258 . 


: Hatgad Fort 


Name of the monument to 

be protected . 
Ownership 
Particulars 


Government ( Forest Department ) 
: Hatgad Fort is situated on the last edge of the Sahaydri and 

an important fort on Nashik Surat Highway. Hatgad Fort 
was built in near about 1300 A.D. Hatgad Fort was under 
rulings of the Baguls of Baglana upto 1638 A. D. There is an 
inscription of bagul King Pratapshah. After Bagul this Fort 
was under the control of Mughals and Peshwas. Finally 
under British rule from 1818 A. D. 


.. 


732 hectors, 64 Are ( Land Record No. 258 ) 


Total area of the monument 
to be protected . 
Boundaries 


East. - Land Survey No. 254 ; 
West. - Hillock and road ; 
North . — Land Survey No. 197 to 211 ; 
South . — Gaothan . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७ / माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय (विस्तार ), मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६०. 

क्रमांक रासंस्मा २०१६ / प्र. क्र .८ ९/ सां . का . ३. — ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेले प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक (यात यापुढे 
ज्याचा “ असे स्मारक ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) हे संरक्षित स्मारक असावे असे शासनाचे मत आहे ; 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० (१ ९ ६१ चा महा . १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त स्मारक संरक्षित 
असल्याचे जाहिर करण्याच्या आपल्या इराद्याची दोन महिन्यांची नोटीस देत आहे ; 

उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन 
महिन्यांच्या आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल , आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा 
प्रकारची कोणतीही हरकत मा . प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा 
विचार करील . 

अनुसूची 


स्थान : लोणी भापकर , गट नं . १ 


तालुका : बारामती 


जिल्हा : पुणे 


संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे नाव . 


महादेव , दत्त मंदिर संकुल 


मालकी. 


श्री . दत्तात्रेय देव 


- 


तपशील . 


या मंदिर संकुलात पायऱ्यांची मोठी बारव , बारवेच्या दक्षिणेस महादेव मंदिर तर पश्चिमेस 
दत्ताचे मंदिर आहे. या दोन्ही मंदिरांसमोर स्वतंत्र मंडप आहेत . या सर्व इमारती तेराव्या 
शतकातील स्थापत्याचा उत्तम नमुना आहे . 


संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे क्षेत्रफळ. 


( १ ) महादेव मंदिर 

(पूर्व-पश्चिम ) : ११.१० मीटर ; 
( दक्षिण - उत्तर ) x १६.१० मीटर ; 


एकूण : १७८.७१ चौरस मीटर . 


( २ ) महादेव मंदिरासमोरील नंदीमंडप 

( पूर्व- पश्चिम ) : ११.६० मीटर 
( दक्षिण- उत्तर ) - १०.९ ० मीटर ; 


एकूण : १२६.४४ चौरस मीटर . 


( ३ ) दत्त मंदिर 


( पूर्व- पश्चिम ) : ६.४५ मीटर 
( दक्षिण - उत्तर ) - ६.४५ मीटर ; 


एकूण : ४१.६० चौरस मीटर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


را 


अनुसूची. - सुरू 


( ४ ) दत्त मंदिरासमोरील मंडप 

( पूर्व-पश्चिम ) : ३.९ ० मीटर ; 
( दक्षिण- उत्तर ) - ३.९ ० मीटर ; 


एकूण : १५.२१ चौरस मीटर . 


( ५ ) बारव 

( पूर्व-पश्चिम ) : २५.३० मीटर ; 
( दक्षिण- उत्तर ) - २४.९ ५ मीटर ; 


एकूण : ६३१.२३ चौरस मीटर . 
४५४७.५१ चौ . मी . 


संरक्षित करावयाचे स्मारकाच्या. 

सभोवतालचे क्षेत्रफळ. 


3; 


संरक्षित करावयाचे एकूण. 


पूर्व. - बारवेपासून १३ मीटर ; 
पश्चिम. - दत्त मंदिराच्या ओवऱ्यांपासून १९ मीटर ; 
उत्तर . - बारवेपासून १३ मीटर ; 
दक्षिण. -महादेव मंदिरापासून १३ मीटर 
लांबी ( दक्षिण - उत्तर ) : ८०.३० मीटर ; 
रुंदी ( पूर्व- पश्चिम ) x ६९ .०० मीटर ; 

एकूण क्षेत्रफळ : ५५४०.७० चौरस मीटर. 
पूर्व. 

-रस्ता ; 
पश्चिम . - गट क्र . १०११ ; 


क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ). 


संरक्षित करावयाचे क्षेत्राच्या चतुःसिमा . 


उत्तर . - गट क्र . १०१० ; 


दक्षिण. - गट क्र . ५ ९ २ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पां . भोकरे, 


शासनाचे उप सचिव . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


TOURISUM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 29th October 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1960 . 

No. RSS 2016 / C.R.89 /Cul.III . — Whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion 
that the ancient and historicalmonument described in the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the said monument” ) should be a protected monument ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1960 (Mah . XII of 
1961), the Government of Maharashtra hereby gives two month s notice of its intention to declare 
the said monuments to be a protected monument ; 

2. Any person interested in the said monument may , within two months from the date of 
publication of this notification in the Maharashtra Government Gazette , object to the declaration 
of the said monument to be a protected monument ; 

And Any objection which may be received by the Principal Secretary Government of 
Maharashtra , Tourism and Cultural Affairs Department, Mantralaya ,Mumbai 400 032 , before the 
expiry of the aforesaid period will be considered by the Government . 


Schedule 


Taluka : Baramati 


District : Pune 


Locality : Loni Bhapkar 

Gat NO . 1 . 


Mahadev , Datta Temple Complex 


Name of the monument to 

be protected . 


Ownership 


Particulars 


.. 


Shri Dattatray Devi 
This temple complex consists of Shiva Temple , Dattatraya 
Temple and a stepped well. Both these Temples have 
separate vahan mandapas . The whole temple complex is one 
of the best specimens of the late 13th Century temple 
architecture . 


Area of the monument 
to be protected . 


( 1 ) Mahadev Mandir , 

(East -West) : 11.10 Meters ; 
(North - South ) : x 16.10 Meters ; 

Total = 178.71 Sq . Meters . 
( 2 ) Nandi Mandap in front Mahadev Mandir 

(East-West ) : 11.60 Meters; 
(North -South ) : x 10.90 Meters ; 

Total = 126.44 Sq. Meters. 
( 3 ) Dattatray Mandir 

(East -West ) : 6.45 Meters ; 
(North - South ) : x 6.45 Meters ; 

Total = 41.60 Sq . Meters . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


Schedule 


Taluka : Baramati 


District : Pune 


Locality : Lony Bhapkar 

Gat NO . 1 . 


(4 ) Mandap in front of Dattatray Mandir 

( East -West ) : 3.90 Meters ; 
(North - South ) : x 3.90 Meters ; 

Total = 15.21 Sq. Meters. 
(5 ) Barav 

(East- West) : 25.30 Meters ; 
(North -South ) : x 24.95 Meters ; 

Total = 631.23 Sq. Meters . 


: 


Total area around the 
monument to be protected . 


East : 13 Mt. from Stepwell ; 
West : 19 Mt. from ovri of Datta Mandir ; 
North : 13 Mt. from Stepwell ; 
South : 13 Mt. from Mahadev Mandir ; 

Total = 4547.51 Sq . Mt. 
Breadth (East -West ) : 69.00 Meters ; 
Length (North - South ) : x 80.30 Meters ; 

Total Area = 5540.70 Sq. Mt. 


Total area to be protected 
( including the monuments ). 


Boundaries 


: 


East : Road ; 
West : Gat No. 1011 ; 
North : Gat No. 1010 ; 
South : Gat No. 592 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 
Deputy Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१०४ 


बुधवार , मे २० , २०१५ / वैशाख ३० , शके १ ९ ३७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० मे २०१५ 
( संदर्भ :- कलम - १ चे उप कलम ३ ) 

अधिसूचना क्रमांक १ 

( संदर्भ : - नियम १ चा उप नियम २ ) 
महाराष्ट्र सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्रमांक सीडीए. १०११/( ५३८/११)/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम 
१ चे उप कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), ( ३), 
( ४), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचेनाव, क्षेत्र , अधिनियमातील कलमे , लागू 
करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समुचित 
प्राधिकरण वैयक्तिक जमिनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची पध्दत 
सिंचन पध्दतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमिनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील. 


अ.क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


ज्या तारखेपासून शेरा 


लागू होईल 


लागू 
करावयाची 
कलमे 
( ४ ) 
सर्व 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


ती तारीख 

( ५ ) 
३१ मे २०१५ 


( ६ ) 


१ 


अंतरगांव मा मा तलावाचेसंपूर्ण लाभक्षेत्र 


२ 


चिकमारा मा . मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


- 


३ 


गिरगांव मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


पळसगांव जाट मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


मुरमाडी मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


अंतरगांव मा मा तलाव , 
ता . सिंदवाही, जि . चंद्रपूर 
चिकमारा मा . मा तलाव , 
ता . सिंदेवाही , जि . चंद्रपूर 
गिरगांव मा मा तलाव , 
ता .सिंदेवाही, जि . चंद्रपूर 
पळसगांव जाट मा . मा तलाव , 
ता . सिंदेवाही , जि . चंद्रपूर 
मुरमाडी मा मा तलाव , 
ता . सिंदेवाही , जि . चंद्रपूर 
शिवणी मा मा तलाव , 
ता . सिंदेवाही , जि . चंद्रपूर 
तांबेगढी मेंढा मा मा तलाव , 
ता .सिंदेवाही, जि . चंद्रपूर 
वासेरा मा मा तलाव , 
ता .सिंदेवाही जि . चंद्रपूर 
उश्राळमेंढा मा मा तलाव , 
ता . नागभिड, जि . चंद्रपूर 
आलेवाही मा मा तलाव , 
ता . नागभिड, जि . चंद्रपूर 


६ 


शिवणी मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


तांबेगढी मेंढा मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


८ 


वासेरा मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


९ 


उश्राळमेंढा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


१० 


आलेवाही मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


११ 


चारगांव मानापुर मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


१२ 


गोविंदपुर मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


- 


१३ 


मंगरुळ मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


१४ 


वलनी मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


१५ 


अडयाळ मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


१६ 


एकारा मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


१७ 


कोसंबी मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


१८ 


मेंडकी मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


१ ९ 


रामपुरी मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


चारगांव 

मानापुर मा मा तलाव , 
ता . नागभिड, जि . चंद्रपूर 
गोविंदपुर मा मा तलाव, 
ता . नागभिड, जि . चंद्रपूर 
मंगरुळ मा मा तलाव , 
ता . नागभिड, जि . चंद्रपूर 
वलनी मा मा तलाव , 
ता . नागभिड , जि . चंद्रपूर 
अडयाळ मा मा तलाव , 
ता . नागभिड , जि . चंद्रपूर 
एकारा मा मा तलाव , 
ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
कोसंबी मा मा तलाव , 
ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
मेंडकी मा मा तलाव, 
ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
रामपुरी मा मा तलाव , 
ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
सायगांव मा मा तलाव , 
ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
भुज मा मा तलाव , 
ता . ब्रम्हपुरी, जि . चंद्रपूर 
डोंगरगांव मा मा तलाव , 
ता . मुल, जि . चंद्रपूर 
कोळसा मा मा तलाव , 
ता . चंद्रपूर , जि . चंद्रपूर 
कारगटा मा मा तलाव , 
ता . चिमुर , जि . चंद्रपूर 
नवतळा मा मा तलाव , 
ता . चिमुर , जि . चंद्रपूर 
पिपरडा मा मा तलाव , 
ता . चिमुर , जि . चंद्रपूर 
अडेगांव मा मा तलाव , 
ता . चिमुर, जि . चंद्रपूर 
काजळसर मा मा तलाव , 
ता . चिमुर , जि . चंद्रपूर 


२० 


सायगांव मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


२१ 


भुज मा मा तलावाचेसंपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


२२ 


डोंगरगांव मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


२३ 


कोळसा मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


२४ 


कारगटा मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


२५ 


नवतळा मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


२६ 


पिपरडा मा मा तलावाचे संपूण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


२७ 


अडेगांव मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


२८ 


काजळसर मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मे २०१५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated 20th May 2015 

[ See section 1 ( 3 ) of the Act ] 

NOTIFICATION - 1 


[ See Rule – 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act , 2005 . 


No. CDA. 1011/(538/11)/CAD (Works). —In exercise of the powers conferred by Sec . 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas, Irrigation Projects , 
sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under Sec . 7 , no water 
shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land 
and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all the 
holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers . 


Applicable Area 


Remarks 


Sr. 
No 
( 1 ) 


Name of 
Irrigation Project 

( 2 ) 


Sections 
applied 

(4 ) 


Date of 
Applications 

(5 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


1 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Antargaon Ex mal Tank . 


2 


All 


Entire Command Area of 
Chikmara Ex mal Tank . 


31st May 2015 


3 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Girgaon Ex Mal Tank . 


4 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Palasgaon Jat Ex Mal Tank . 


5 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Murmadi Ex Mal Tank . 


6 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of Shioni 
Ex Mal Tank . 


Antargaon Ex Mal Tank , 
Tah . Sindewahi, 
Dist. Chandrapur . 
Chikmara Ex Mal Tank , 
Tah . Sindewahi, 
Dist . Chandrapur. 
Girgaon Ex Mal Tank , 
Tah . Sindewahi, 
Dist . Chandrapur . 
Palasgaon Jat Ex Mal Tank , 
Tah . Sindewahi, 
Dist. Chandrapur . 
Murmadi Ex Mal Tank , 
Tah . Sindewahi, 
Dist. Chandrapur. 
Shioni Ex Mal Tank , 
Tah . Sindewahi, 
Dist . Chandrapur . 
TambegadiMendha Ex Mal 
Tank , Tah . Sindewahi, 
Dist. Chandrapur . 
Wasera Ex Mal Tank , 
Tah . Sindewahi, 
Dist . Chandrapur. 
Usralmendha Ex Mal Tank , 
Tah . Nagbhir , 
Dist . Chandrapur . 
Alewahi Ex Mal Tank , 
Tah . Nagbhir , 
Dist. Chandrapur. 
Chargaon Manapur Ex Mal 
Tank , Tah . Nagbhir , 
Dist. Chandrapur . 
Govindpur Ex Mal Tank , 
Tah . Nagbhir , 
Dist . Chandrapur. 


7 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
TambegadiMendha Ex Mal Tank . 


8 


All 


Entire Command Area of 
Wasera Ex Mal Tank . 


31st May 2015 


9 


All 


Entire Command Area of 
Usralmendha Ex Mal Tank . 


31st May 2015 


10 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Alewahi Ex Mal Tank . 


11 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Chargaon Manapur 
Ex Mal Tank . 
Entire Command Area of 
Govindpur Ex Mal Tank . 


12 


All 


31st May 2015 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


११ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


13 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Mangrul Ex Mal Tank . 


14 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Walni Ex Mal Tank . 


15 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Adyal Ex Mal Tank . 


16 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Ekara Ex Mal Tank . 


17 


All 


Entire Command Area of 
Kosambi Ex Mal Tank . 


31st May 2015 


18 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Mendki Ex Mal Tank . 


19 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Rampuri Ex Mal Tank . 


20 


All 


31st May 2015 


Mangrul Ex Mal Tank , 
Tah . Nagbhir , 
Dist. Chandrapur. 
Walni Ex Mal Tank , 
Tah . Nagbhir , 
Dist . Chandrapur. 
Adyal Ex Mal Tank , 
Tah . Nagbhir, 
Dist . Chandrapur . 
Ekara Ex Mal Tank , 
Tah . Bramhapuri, 
Dist. Chandrapur. 
Kosambi Ex Mal Tank , 
Tah . Bramhapuri , 
Dist. Chandrapur. 
Mendki Ex Mal Tank , 
Tah . Bramhapuri, 
Dist. Chandrapur . 
Rampuri Ex Mal Tank , 
Tah . Bramhapuri, 
Dist. Chandrapur. 
Saigaon Tukum Ex Mal 
Tank , Tah . Bramhapuri, 
Dist. Chandrapur. 
Bhuj Ex Mal Tank , 
Tah . Bramhapuri, 
Dist . Chandrapur. 
Dongargaon Ex Mal 
Tank , Tah . Mul, 
Dist . Chandrapur. 
Kolsa Ex Mal Tank , 
Tah . Chandrapur , 
Dist . Chandrapur. 
Kargatta Ex Mal Tank , 
Tah . Chimur, 
Dist. Chandrapur . 
Navtala Ex Mal Tank , 
Tah . Chimur, 
Dist. Chandrapur . 
Piprada Ex Mal Tank , 
Tah . Chimur, 
Dist. Chandrapur . 
Adegaon Ex Mal Tank , 
Tah . Chimur, 
Dist . Chandrapur. 
Kajalsar Ex Mal Tank , 
Tah . Chimur, 
Dist. Chandrapur . 


Entire Command Area of 
Saigaon Tukum 
Ex Mal Tank . 
Entire Command Area of 
Bhuj Ex Mal Tank . 


21 


All 


31st May 2015 


22 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Dongargaon Ex Mal Tank . 


23 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Kolsa Ex Mal Tank . 


24 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Kargatta Ex Mal Tank . 


25 


All 


Entire Command Area of 
Navtala Ex Mal Tank . 


31st May 2015 


26 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Piprada Ex Mal Tank . 


27 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Adegaon Ex Mal Tank . 


28 


All 


31st May 2015 


Entire Command Area of 
Kajalsar Ex Mal Tank . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 


: 


अ.क्र . 


१ 


लाभक्षेत्र . 


no 


मंत्रालय, मुंबई , ४०० ०३२, दिनांक २० मे २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 

[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३ )] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०११/( ५३८/११)/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील अधिकाराचा 
वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार राज्य शासनास 
अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १ ९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विर्निदीष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 
प्रकल्प व क्षेत्र कालवा अधिकारी म. सिं . प. शे. व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकार देण्यात 

आलेल्या कायद्यातील कलमे . 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
अंतरगांव मा मा तलावाचे संपूर्ण कार्यकारीअभियंता , कलम -६ (१ ), ९( २) , ९ ( ४ ), ९( ६ ), ९ ( ९ ), १० (१ ), १२( २ ), 

चंद्रपूर पाटबंधारे १२ ( ६) , १२( ९), १३(१), १३( ३ ), १५( ४ ), १५ ( ६), १५ ( ९ ), १६(१), 
२ चिकमारा मा मा तलावाचे संपूर्ण विभाग, चंद्रपूर . १६( ४ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ) , १८ ( ६ ), १८ ( ९ ),१९ ( २) , २१ ( १) , २२ , 
लाभक्षेत्र . 

२३ ( १ ), २६( १ ), ४१, ४२ ( १) , ६८ ( १ ), ४४ , ४५, ४७( २) व 
गिरगांव मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

४८ , म.सिं.प.शे.व्य.नियम-३ . 
पळसगांव जाट मा मा तलावाचे संपूर्ण अधीक्षक कलम-६( ५ ) , ४२( २ ) 
लाभक्षेत्र . 

अभियंता, 
मुरमाडी मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र चंद्रपूर पाटबंधारे 
शिवणी मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र. | प्रकल्प मंडळ , 
तांबेगढी मेंढा मा मा तलावाचे संपूर्ण 

चंद्रपुर . 
लाभक्षेत्र . 
८ वासेरा मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

उश्राळमेंढा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१० आलेवाही मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

चारगांव मानापुर मा मा तलावाचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र. 
१२ गोविंदपुर मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१३ मंगरुळ मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१४ वलनी मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१५ अडयाळ मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१६ एकारा मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१७ कोसंबी मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१८ मेंडकी मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
१ ९ रामपुरी मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


५ 


६ 


७ 


९ 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


१३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२० 


अधीक्षक 


कलम-६( ५ ) , ४२ ( २ ) 


२१ 


अभियंता, 
चंद्रपूर 


२२ 


२३ 


पाटबंधारे 


२४ 


सायगांव मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
भुज मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
डोंगरगांव मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
कोळसा मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
कारगटा मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
नवतळा मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
पिपरडा मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
अडेगांव मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
काजळसर मा मा तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


प्रकल्प 


२५ 


मंडळ, 


२६ 


चंद्रपुर . 


२७ 


२८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७ / माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Mantralya , Mumbai 400 032 , dated 20th May 2015 

NOTIFICATION - 2 


[ See Act Section - 1 ( 3 ) 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT , 2005 . 

No. CDA . 1011/(538/11)/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers are 
given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF Act 
Section 2 (f) . 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 Section 2 ( 4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 . 


Project and Command Area 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Canal 
Officers 

( 3 ) 


Sections of MMISF ACT, 2005 of which 
powers are given to canal officers 

( 4 ) 


( 2 ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


Entire Command Area of 

Executive Section 6 ( 1 ), 9 ( 2 ), 9 ( 4 ), 9 (6 ), 9 (9 ), 10 ( 1 ), 12 ( 2 ), 
Antargaon Ex mal Tank 

Engineer, 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1 ), 
Entire Command Area of 

Chandrapur 16 ( 4 ), 18 ( 2 ), 18 ( 4 ), 18 (6 ), 18 ( 9 ), 19 ( 2 ), 21( 1 ), 22 , 
Chikmara Ex mal Tank , 

Irrigation 23 ( 1) , 26 ( 1 ), 41, 42( 1), 68 ( 1) , 44 , 45 , 47 ( 2 ), 48 , 
Entire Command Area of 

Division , MMISF Rule Section 3 
Girgaon Ex Mal Tank , 

Chandrapur. 
Entire Command Area of 
Palasgaon Jat Ex mal Tank , 
Entire Command Area of 
Murmadi Ex Mal Tank , 
Entire Command Area of Shioni 

Superintending Section 6 (5 ), 42 (2 ) 
Ex Mal Tank , 

Engineer, 
Entire Command Area of 

Chandrapur 
TambegadiMendha Ex Mal Tank , 

Project 
Entire Command Area of Wasera Ex Irrigation 
Mal Tank , 

Circle , 
Entire Command Area of Usralmendha Chandrapur . 
Ex Mal Tank , 
Entire Command Area of Alewahi Ex 
Mal Tank , 
Entire Command Area of Chargaon 
Manapur Ex Mal Tank , 
Entire Command Area of Govindpur 
ExMal Tank , 
Entire Command Area of Mangrul 
Ex Mal Tank , 
Entire Command Area of Walni 
Ex Mal Tank , 
Entire Command Area of Adyal 
Ex Mal Tank , 
Entire Command Area of Ekara 
ExMal Tank , 
Entire Command Area of Kosambi 
Ex Mal Tank , 
Entire Command Area ofMendki 
Ex Mal Tank , 
Entire Command Area of Rampuri 
ExMal Tank , 
Entire Command Area of Saigaon Tukum 
Ex Mal Tank , 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


१५ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


21 


22 


23 


24 


Entire Command Area of Bhuj 
Ex Mal Tank , 
Entire Command Area of Dongargaon 
ExMal Tank , 
Entire Command Area of Kolsa 
Ex Mal Tank , 
Entire Command Area of Kargatta 
Ex Mal Tank , 
Entire Command Area of Navtala 
Ex Mal Tank , 
Entire Command Area of Piprada 
Ex Mal Tank , 
Entire Command Area of Adegaon 
Ex Mal Tank , 
Entire Command Area of Kajalsar 
Ex Mal Tank . 


25 


26 


27 


28 


By the order and in the name of Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


१०५ 


गुरुवार , 


मे 


२१, २०१५ / वैशाख ३१, शके १ ९ ३७ 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ मे २०१५ 


अधिसूचना 
क्रमांक एफएसटी. ५/ १४ / प्र.क्र . ३०३/ फ- ४. - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचेविनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील तरतूदीनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून याबाबतीत करण्यात आलेले 
सर्व विद्यमान नियम , आदेश किंवा विलेख यांचे अधिक्रमण करून सदर अधिनियमातील कलम ७ नुसार या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी वन 
विभागाच्या अधिकारीतेतील क्षेत्रिय कार्यालयामधील गट “ क ” व गट “ ड " मधील कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्या करण्यासाठी सक्षम असणारे 
प्राधिकारी दिनांक २३ जून २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये अधिसूचित करण्यात आले आहेत . त्यामधील परिच्छेद ( ब) ( २) मध्ये पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे : 


अ.क्र . 


कर्मचाऱ्यांच्या गट 


कलम ३ नुसार सर्वसाधारण बदली 
करण्यास सक्षम प्राधिकारी 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


मधील 


ब ( २ ) गट - ब ( अराजपत्रित ), गट “ क ” व “ ड 

कर्मचाऱ्यांच्या आंतरवृत्तीय बदल्या . 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( प्रशासन दुय्यम संवर्ग), महाराष्ट्र राज्य, 
नागपूर ( संबधित मुख्य वनसंरक्षक यांच्याशी विचारविनिमय करून ). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डी . एल . थोरात , 
शासनाचे सह सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


१७ 


१०६ 


शुक्रवार , 

मे २२, २०१५ / ज्येष्ठ १, शके १ ९ ३७ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


• 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ एप्रिल २०१५ 

अधिसूचना 
मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १ ९ ५८. 

क्रमांक खाक्षेस . २००४ / प्र.क्र .२५ /रस्ते-८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २३ फेब्रुवारी २००१ रोजी शासन निर्णय, नियोजन विभाग , 
क्रमांक पापुस . २००० / प्र.क्र.२३ / का -१४७४ (२), अन्वये औरंगाबाद शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजनेमधील सोबतच्या टीपमध्ये नमूद केलेली 
कामे शासन निर्णयात नमूद केलेल्या कालावधी व अटी व शर्तीस अधीन राहून “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा ” तत्त्वावर पार पाडण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांस उद्योजक म्हणून घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने दिनांक २३ फेब्रुवारी २००४ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , 
क्रमांक खाक्षेस . २००४ / प्र.क्र .२५ /रस्ते -८ अन्वये मुंबई मोटार वाहन कर अधिनियम, १९ ५८ (१९ ५८ चा मुंबई ६५ ) याच्या कलम २० ची पोट 
कलमे (१- अ), (१-ब), ( १- क ), ( १-ड ) आणि (१-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बांधा, 
वापरा व हस्तांतरित करा ” या योजनेतून औरंगाबाद शहरातील नव्याने बांधण्यात आलेले उड्डाण पूल, रेल्वे उड्डाण पूल अथवा नव्याने बांधण्यात 
आलेले , पुनर्बाधणी केलेले, सुधारणा किंवा दुरुस्ती करण्यात आलेले रस्ते किंवा औरंगाबाद शहर एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमाचा भाग 
असलेल्या ( सदर अधिसूचनेच्या टीपमध्ये विशेषःत्वाने सविस्तररित्या वर्णन केल्याप्रमाणे ) व कलम २० च्या प्रयोजनासाठी साकल्याने एकच 
मानण्यात आलेल्या कामांच्या समूहाचा वापर करणाऱ्या सोबतच्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वाहनांवर आणि वाहनांकडून 
ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ (३ ) मध्ये त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने व कालावधीसाठी, 

( १) औरंगाबाद - जळगाव रस्ता ( प्रमुख राज्य मार्ग क्र . ८ ) कि.मी .२३८ / ७०० मध्ये सावंगी गावाजवळ , 
( २) औरंगाबाद - जालना रस्ता (प्रमुख राज्य मार्ग क्र . ६ ) कि.मी.२१८ / ००० मध्ये लहुकी नदीवरील पुलाजवळ , 
( ३ ) औरंगाबाद- पैठण रस्ता ( राज्य मार्ग क्र . ३० ) कि.मी.३३६/ ८०० मध्ये नक्षत्रवाडीजवळ , 
( ४ ) औरंगाबाद - लासूर रस्ता ( राज्य मार्ग क्र . ३० ) लासूर गावाजवळ . 
दिनांक १ मार्च २००४ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २००७ पर्यंत पथकर गोळा करण्यात येत होता ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाकडून वर निर्देशित अधिनियमांतर्गत दिनांक १९ जानेवारी २०१० रोजी निर्गमित केलेल्या शासन अधिसूचना , 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस. २००४ /प्र.क्र .२५ / रस्ते -८ द्वारे वर निर्देशित रस्त्यांवर- (१ ) औरंगाबाद- जळगांव रस्ता ( प्रमुख राज्य 
मार्ग ८ ) कि.मी .२३८ / ७०० मध्ये सावंगी गावाजवळ , ( २ ) औरंगाबाद- पैठण रस्ता ( राज्य मार्ग ३० ) कि.मी .३३६ / ८०० मध्ये नक्षत्रवाडीजवळ , 
( ३ ) औरंगाबाद- लासुर रस्ता ( राज्य मार्ग ३० ), लासुर गावाजवळ येथील पथकर स्थानकांवर दिनांक १ मार्च २००७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१३ पर्यंत 
पथकर लावण्यात आला होता 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने वर निर्देशित अधिनियमांतर्गत शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस . २००४ / 
प्र.क्र .२५ / रस्ते -८ , दिनांक १९ डिसेंबर २०१३ अन्वये वर निर्देशित पथकर स्थानकांवर दिनांक १ एप्रिल २०१३ ते दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत पथकर 
लावण्यात आला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाचे असे मत झाले आहे की, वर निर्देशित रस्त्यांचे बांधकाम, पुनर्बाधकाम , सुधारणा, दुरूस्ती, संचालन आणि 
देखभाल या विशेष सेवा असल्याने या रस्त्यांवर पथकर लागू करून तो वरील पथकर स्थानकांवर गोळा करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, आता, मुंबई, मोटार वाहन कर अधिनियम , १९ ५८ (१९ ५८ चा मुंबई ६५ ) याच्या कलम २० ची पोट-कलमे ( १- अ), (१-ब ), 
( १-क ), ( १- ड ) आणि (१- इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे घोषित करते की , खाजगीकरणाच्या 
माध्यमातून “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा " या योजनेतून औरंगाबाद शहरातील नव्याने बांधण्यात आलेले रस्ते, पूल , उड्डाण पुलाच्या 


3; 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 
पोचमार्गासह बांधलेले उड्डाण पूल , रस्त्याचे भाग, पोचमार्गासह बांधलेले वळण मार्ग आणि रेल्वे उड्डाण पूल यांची करण्यात येणारी बांधणी, पुनर्बाधणी , 
सुधारणा किंवा दुरुस्ती किंवा औरंगाबाद शहर एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमाचा भाग असलेल्या ( सदर अधिसूचनेच्या टीपमध्ये विशेषत्वाने 
सविस्तररित्या वर्णन केल्याप्रमाणे) कामांचा समूह औरंगाबाद शहरातील एक सुनिश्चित क्षेत्र निश्चित करून कलम २० च्या प्रयोजनासाठी नव्याने 
निर्देशित केलेले दर व कालावधीसाठी साकल्याने एकच मानण्यात येईल. या कामांचा वापर करणाऱ्या खालील अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये अनुक्रमे 
विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारांच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) मध्ये त्यांच्यासमोर 
विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने व कालावधीसाठी : 

( १) औरंगाबाद -जळगांव रस्ता ( प्रमुख राज्य मार्ग ८). कि.मी .२३८ / ७०० सावंगी गावाजवळ , 
( २) औरंगाबाद -पैठण रस्ता ( राज्य मार्ग ३० ) कि.मी.३३६ / ८००, नक्षत्रवाडीजवळ , 

( ३ ) औरंगाबाद- लासूर रस्ता ( राज्य मार्ग ३० ), लासूर गावाजवळ बांधण्यात आलेल्या पथकर स्थानकांवर दिनांक ५ एप्रिल २०१५ ते 
दिनांक ३१ मार्च २०१६ या कालावधीसाठी पथकर बसविण्यात येत आहे . 

अनुसूची 


अनुक्रमांक 


वाहनांचा प्रकार 


पथकराचे प्रती फेरीचे दर 
५ एप्रिल २०१५ 

ते 
३१ मार्च २०१६ 

( ३ ) 
( रुपये ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


निरंक 


२ 


. 


२५.०० 


मोटार सायकल, स्कुटर , मोपेड, ट्रॅक्टर, रिकाम्या ट्रॉलीसह ट्रॅक्टर , वाहक वगळून 
तीन व्यक्ती वाहून नेणारी ऑटोरिक्षा. 
मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९ ) मध्ये नमूद केलेली हलकी 
मोटार वाहने, जसे, 

( अ) कार , जीप ( चालक वगळून १२ प्रवासी क्षमतेपर्यंत ) उदाहरणार्थ टाटा 
सुमो, ट्रॅक्स , कमांडर इत्यादी. 
( ब) मिनी बस किंवा तत्सम वाहने ( चालक वगळून १२ पेक्षा जास्त परंतु 
२० प्रवासी क्षमतेपर्यंत ) आणि अनुक्रमांक १, ३ व ४ मध्ये अंतर्भूत नसलेली 

माल वाहतुकीची वाहने . 
ट्रक , बस 


३५.०० 


३ 


६०.०० 


मोटार वाहन अधिनियम, १ ९ ८८ (१ ९ ८८ चा ५ ९) मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे व 

७५.०० 
उपरोक्त अनुक्रमांक ३ मध्ये नमूद केलेली वाहने वगळून अवजड वाहने . जसे 

ट्रक - ट्रेलर , अनेक आसांची वाहने इत्यादी 
१ . या प्रयोजनाकरिता उपरोल्लिखित रस्त्यावरील या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या पथकर नाक्यांवर पथकराची संपूर्ण रक्कम वसूल 
करण्याचा आणि ठेऊन घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ , मुंबई यांना प्रदान करण्यात आला आहे . 

खालील वाहनांना पथकरातून सूट देण्यात येत आहे 
( १) अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची वाहने जसे राष्ट्रपती, उप राष्ट्रपती, विविध राज्यांचे राज्यपाल, लाल दिवे लावण्याचा अधिकार असलेली 
लोकप्रतिनिधींची वाहने , 


२ . 


( २ ) लोकसभा व राज्यसभेचेविद्यमान सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचेविद्यमान सदस्य प्रवास करीत असलेली 
वाहने , 

( ३) लोकसभा व राज्यसभेचेमहाराष्ट्रातील माजी सदस्य तसेच महाराष्ट्र विधानसभा व महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे माजी सदस्य प्रवास करीत 
असलेली वाहने , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


( ४ ) शासकीय वाहने , 


( ५ ) संरक्षण खात्याची वाहने , 


( ६ ) पोलीस वाहने , 


( ७ ) अग्निशमन दलाची वाहने , 


( ८ ) रुग्णवाहिका , 


( ९ ) शववाहिका , 


( १० ) टपाल व तार खात्याची वाहने . 


टिपा.- ( १ ) 

या रस्ते व पुलांच्या सुनिश्चित समूहात औरंगाबाद शहरातील पाच उड्डाण पुलांचे बांधकाम, जालना रस्त्यावरील लाडगाव , झाल्टा 
वळण रस्ता, बीड वळण रस्त्यावरील शिवाजीनगर व संग्रामनगर आणि अहमदनगर नाका येथील रेल्वे उड्डाण पूल, शेंद्रा औद्योगिक वसाहत ते 
चिखलठाणा रस्त्याचे व झाल्टा वळण रस्त्याचे चौपदरीकरण, बीड वळण रस्त्याचा सेवा रस्ता, औरंगाबाद -पैठण व औरंगाबाद - अहमदनगर या 
रस्त्यांना जोडणारा पैठण लिंक रोड, औरंगाबाद - अहमदनगर ते तीसगाव - लासूर रेल्वे स्टेशन रस्त्याचे बांधकाम, औरंगाबाद-पैठण राज्य महामार्गाचे 
( राष्ट्रीय महामार्गाच्या दर्जाप्रमाणे) सुधारणा, गंगापूर फाटा ते वाळुज रस्त्याच्या बाजूपट्टयांचे बांधकाम यांचा समावेश असेल . 

( २ ) वाहनधारकाने ५० किंवा १०० कुपन असलेली पथकर पुस्तिका आगाऊ खरेदी केल्यास यासाठी त्यास पुस्तिकेच्याकिमतीमध्ये अनुक्रमे 
२५ टक्के व ५० टक्के सवलत देण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श्री . सोलंकी, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ अ 


po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२ , २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 4th April 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES Tax Act, 1958 . 

No. PSP . 2004 /C.R.25 /Road 8. - Whereas , the Government of Maharashtra has , vide 
Government Resolution , Planning Department, Nos . 144. Pooo /9.57 . P3 / l. 1474 (2 ), dated the 23rd 
February 2001, declared the Maharashtra State Road Development Corporation Limited as an 
entrepreneur to carry out the work of the Aurangabad City Integrated Road Development 
Programme to complete the works mentioned in the Annexure A appended thereto under the 
Build , Operate and Transfer (BOT ) Scheme within the period and subject to the terms and 
conditions mentioned thereunder ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has , vide Government Notification , Public 
Works Department , No.PSP . 2000 /Cr- 25 /Road -8 , dated the 23rd February 2004 , issued in exercise 
of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1 - D ) and ( 1- E ) of section 20 of the 
Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), levied and collected the toll on the classes 
of Motor Vehicles specified in column (2 ) of the Schedule appended thereto and on the trailers 
drawn by such motor vehicles, passing over any of the newly constructed flyover , bridges, railway 
over bridges or roads constructed , reconstructed , improved or repaired as the case may be, the 
cluster of which is situated within the Aurangabad City (more particularly described in the note 
appended to the said notification ), which is declared as one single entity for the purposes of 
said section 20, under Build , Operate and Transfer (BOT), Scheme at the rates and for the 
periods respectively , specified against each of the said vehicles in column ( 3) of the said Schedule 
at the toll collection centers constructed , (a ) near Sawangi Village on Aurangabad - Jalgaon Road 
(M.D.R.-8 ) at km . 238/700 , (6 ) near bridge on Lahuki River on Aurangabad - Jalna Road (M.D.R.-6 ) 
at km . 218/000 , (c ) near Nakshatrawadi Village on Aurangabad-Paithan Road (S.H.- 30 ), at km.336 / 
800 , and (d ) near Lasur Village on Aurangabad -Lasur Road (S.H. 30 ), with effect from the 1st 
March 2004 to 28th February 2007 ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has , vide Government Notification , Public 
Works Department, No.PSP . 2004 / Cr - 25 /Road -8 , dated the 19th January 2010 , issued under the 
said Act, levied and collected the toll thereof on the above mentioned roads, at the toll collection 
centers constructed , (a ) near Sawangi Village on Aurangabad - Jalgaon Road (M.D.R.- 8 ) at km . 
238/700 , (6 ) near Nakshatrawadi Village on Aurangabad- Paithan Road (S.H.- 30 ), at km . 336/800 
and (c ) near Lasur Village on Aurangabad- Lasur Road ( S.H. 30 ) with effect from the 1st March 
2007 to 31st March 2013 : 


And whereas, the Government of Maharashtra has , vide the Government Notification , Public 
Works Department, No.PSP . 2004 /Cr- 25 /Road -8 , dated the 19th December 2013 , issued under the 
said Act, levied and collected the toll thereof on the above mentioned roads , at the above mentioned 
toll collection centers , with effect from the 1st April 2013 to 31st March 2015 ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of the opinion that the construction , re 
construction , improvement, repairing , operation and maintenance of the said roads is the special 
service to the public and , therefore, considers it expedient to levy and collect the toll on the said 
roads at the said toll collection centres 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1- A ), ( 1 - B ), ( 1 - C ), ( 1- D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ) , the Government 
of Maharashtra hereby declares that , the toll shall be levied, on the classes of motor vehicles 
specified in column (2 ) of the Schedule appended hereto and on the trailors drawn by such motor 
vehicles passing over any of the said flyover , bridges, railway over bridge or roads situated within 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ २१ 
or in the periphery of the City of Aurangabad which were newly constructed , re -constructed , 
improved or repaired , or which form a part of Aurangabad City Integrated Road Development 
Programme (more particularly described in note appended to the said notification ) declared as 
one single entity for the purposes of the said section 20 , under Build , Operate and Transfer (BOT) 
scheme, at the rates specified against each of the said vehicles in column ( 3 ) of the said Schedule , 
and collected at the toll collection centers constructed ( a ) near Sawangi Village on Aurangabad 
Jalgaon Road (M.D.R.- 8 ) at km . 238/700 , (b ) near Nakshatrawadi Village on Aurangabad- Paithan 
Road (S.H.- 30 ), at km.336 /800 and ( c) near Lasur Village on Aurangabad- Lasur Road (S.H.30 ), with 
effect from the 5th April 2015 to 31st March 2016 : 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Particular of Motor Vehicles 


Rate of 
toll per trip 
in rupees 
5.4.2015 

to 
31.3.2016 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


NIL 


2 . 


25.00 


Scooter , Motor Cycle , Moped or any other two wheeler, Tractor 
with unladen trolley and Auto Rickshaw registered to carry 
three passengers excluding driver . 
Light Motor Vehicles as defined in the Motor Vehicles Act, 1988 
(59 of 1988 ) , — 

( a ) Car, Jeep , Tata Sumo, Trax , Six Seater Rickshaw , 
Commander or any other similar vehicles having carriage 
capacity upto twelve passengers (excluding driver ), 
(6 ) Mini bus or any other similar vehicles (having carriage 
capacity of more than twelve and upto twenty passengers , 
excluding driver) and goods carriage vehicles except vehicles 

included in entries at serial numbers 3 and 4 below . 
Truck , Bus. 
Heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles as 
defined in the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ), such as 
Truck -Trailers combination , Multi- axle Vehicles , etc., except 
vehicles covered by the entry at serial number 3 above . 


35.00 


3 . 


60.00 


4 . 


75.00 


1 . For this purpose , the Maharashtra State Road Development Corporation Ltd., Mumbai, 
is authorised to collect and retain the amount of toll at the above toll collection centres . 


2. The following types of vehicles are exempted from payment of toll namely : 

(i) VVIP Vehicle carrying President of India and Vice President of India , Governor of 
States, Public Representatives entitled for Red Lamp on vehicle . 

( ii ) Vehicle carrying sitting Member of Parliament, Maharashtra Legislative Assembly 
and Maharashtra Legislative Council . 

(iii) Vehicle carrying Ex-Member of Parliament from Maharashtra and Ex-Member of 
Maharashtra Legislative Assembly and Maharashtra Legislative Council. 

( iv ) Government Vehicles . 
( u ) Defence Vehicles 
( vi ) Police Vehicles . 
(vii) Fire Fighting Vehicles . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


(viii ) Ambulances . 


( ix ) Hearses . 


(x ) Vehicles of Posts and Telegraphs Department. 
Notes.- (i) The cluster of the Roads and Bridges shall include the construction of Flyover Bridges 
in Aurangabad city ; construction of ROB s at Ladgaon on Jalna Road , Zalta Bypass , near 
Shivajinagar and Sangramnagar on Beed Bypass Road and Ahmednagar Naka, Four laning of 
Shendra Industrial area to Chikalthana and Zalta diversion ; Service Road to Beed Bypass Road , 
construction of Paithan Link Road joining Aurangabad- Paithan Road and Aurangabad Ahmednagar 
Road ; construction of Road Aurangabad- Ahmednagar Highway to Tisgaon - Lasur Station Road ; 
Improvement (to national highway standard ) of Aurangabad , Paithan Road ; and providing hard 
shoulders to Gangapur phata to Waluj. 

(ii) A vehicle owner who purchases a toll coupon book in advance containing 50 or 100 
coupons , will be given a discount of 25 per cent. and 50 per cent., respectively . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. SOLANKI, 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


२ 


३ 


१०७ 


मंगळवार , मे २६, २०१५ / ज्येष्ठ ५ , शके १ ९ ३७ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ मे २०१५ . 


अधिसूचना 


क्रमांक खाक्षेस . २००४ / प्र.क्र .२५/ रस्ते- ८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या शासन अधिसूचना सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस 
२००४ / प्र.क्र .२५/ रस्ते -८ , दिनांक ४ एप्रिल २०१५ अन्वये दिनांक ५ एप्रिल २०१५ ते दिनांक ३१ मार्च २०१६ या कालावधीसाठी औरंगाबाद शहर 
एकात्मिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सदर अधिसूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलेल्या पथकर नाक्यांवर पथकर वसूल करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, औरंगाबाद शहर एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमांसाठी दिनांक १ मार्च २००४ ते दिनांक ३१ मार्च २०१५ पर्यंत पथकर 
वसुली करण्यात आली असून ती उर्वरित कालावधीसाठी विनाखंड सुरू ठेवणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, दिनांक ४ एप्रिल २०१५ ची अधिसूचना अधिक्रमित करून सदर अधिसूचनेत उल्लेखिलेल्या पथकर नाक्यांवर दिनांक १ एप्रिल 
२०१५ ते दिनांक ३१ मार्च २०१६ या कालावधीसाठी पथकर बसविण्यात येत आहे. सदर अधिसूचनेत नमूद करण्यात आलेले पथकराचे दर व अन्य 
तपशीलामध्ये कोणतेही बदल नाहीत . 

या प्रयोजनाकरिता सदर अधिसूचनेत नमूद केलेल्या पथकर नाक्यांवर दिनांक १ एप्रिल २०१५ ते दिनांक ३१ मार्च २०१६ या कालावधीसाठी 
पथकराची संपूर्ण रक्कम वसूल करण्याचा आणि ठेवून घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ , मुंबई यांना प्रदान करण्यात आला 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 


द . तु. ठुबे , 
शासनाचे उप सचिव . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 15th May 2015 


NOTIFICATION 


No.PSP.2004 /C.R.25 /Road - 8. — Whereas the Government of Maharashtra vide Government 
Notification , Public Works Department No.PSP - 2004 / C.R.25 /Road -8 , dated 4th April 2015 has 
levied the toll for a period starting from 5th April 2015 and ending on 31st March 2016 at the toll 
collection centres under Aurangabad City Integrated Road Development Project mentioned in 
the said Notification ; 


And whereas the toll for the Aurangabad IRDP is already in place from 1st March 2004 to 
31st March 2015 the same should be continued uninterrupted . 

Now , therefore, by superseding the Notification dated 4th April 2015 ; the Government of 
Maharashtra hereby declares that the toll shall be levied and collected from 1st April, 2015 to 
31st March , 2016 at the toll collection centres mentioned in the said Notification . The rates of the 
toll and other details will remain same as mentioned in the said Notification . 


For this purpose , the MSRDC Ltd., Mumbai is authorized to collect and retain the amount of 
toll at the toll collection centers mentioned in the said Notification , from 1st April 2015 to 31st 
March 2016 . 


By order and in the name of Governor of Maharashtra , 


D. T. THUBE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


२५ 


१०८ 


बुधवार , 

मे २७, २०१५ / ज्येष्ठ ६, शके १९ ३७ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ मे २०१५ 


आदेश 


3. 


महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११. 

क्रमांक संकीर्ण. २०१५ / प्र. क्र.३६६ /ऊर्जा- २. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या., महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी 
मर्या. आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. (यानंतर यांना “ सदर आस्थापना ” असे संबोधण्यात येईल ) मधील महाराष्ट्र स्टेट 
इलेक्ट्रीसिटी वर्कर्स फेडरेशनने दिलेल्या दि. १५ एप्रिल २०१५ रोजीच्या नोटिसीनुसार दिनांक १ जून २०१५ रोजी सदर आस्थापना संपावर जाणार 
आहेत 

आणि ज्याअर्थी, सदर आस्थापना विद्युत पुरवठा करण्याच्या संबंधातील सेवा असून महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११ 
( २०१२ चा महा. १२ ) च्या कलम ( २) मधील उप कलम (दोन ) च्या तरतुदीनुसार अत्यावश्यक सेवा आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर आस्थापनेमधील कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे या अत्यावश्यक सेवेमध्ये बाधा येण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे की , सांविधानिक हितास्तव सदर आस्थापनेमध्ये संप करण्यास प्रतिबंध करणे 
आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, आता सदर अधिनियमाच्या कलम ४ आणि कलम २ च्या उप कलम ( २ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे सदर आस्थापनेमध्ये संप करण्यापासून प्रतिबंध करीत आहे ; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सि . मं . 


इनामदार, 


शासनाचे सहसचिव. 


भाग चार - ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th May 2015 


Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT , 2011 . 

No. SANKIRNA -2014 /CR.366 /NRG - 2. — Whereas, Maharashtra State Electricity Workers 
federation of the employees of the Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited 
(MAHADISCOM ), the Maharashtra State Electricity Generation Company Limited 
(MAHAGENCO ), Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited 
(MAHATRANSCO ) (herein referred to as “ the said Establishment ” ) have given a notice on the 
15th April , 2015 that they would go on strike from the 1st June 2015 onwards ; 

And Whereas, the said establishment engaged in the supply of electricity, being an essential 
service within the meaning of sub - clause ( ii ) of section 2 of the Maharashtra Essential Services 
Maintenance Act , 2011 ; 

And Whereas , the strike by the employees of the said establishments is likely to disturb the 
said essential services ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that in the public interest, it is 
necessary to prohibit the strike in the said establishment. 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by section 4 read with sub -clause ( ii ) of 
Section 2 of the said act. The Government of Maharashtra hereby prohibits strike in the said 
establishments ; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. M. INAMDAR , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२ , २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


२७ 


१० ९ 


गुरुवार , 


मे 


२८ , २०१५ / ज्येष्ठ ७, शके १ ९ ३७ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ मे २०१५ 


~ 


. 


अधिसूचना 


. 


रस्त्याचे भाग , 


महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 

क्रमांक खाक्षेस . २००४ / प्र. क्र . २५ / रस्ते -८. -ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस. २००४/ प्र. क्र . 
२५ / रस्ते -८ , दिनांक ४ एप्रिल २०१५ द्वारे , महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम (१९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम २० ची पोट - कलमे (१- अ), 
(१- ब), ( १- क ), ( १-ड ) आणि ( १-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्यांना समर्थनीय करणाऱ्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने 
खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा " या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित यांचे मार्फत 
खाजगीकरणाच्या माध्यमातून “ बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा " या योजनेतून औरंगाबाद शहरातील नव्याने बांधण्यात आलेले रस्ते, पूल , 
उड्डाणपूलाच्या पोचमार्गासह बांधलेले उड्डाणपूल , पोचमार्गासह बांधलेले वळण मार्ग आणि रेल्वे 

उड्डाणपूल यांची करण्यात 

येणारी 
बांधणी, पुनर्बाधणी, सुधारणाकिंवा दुरुस्ती किंवा औरंगाबाद शहर एकात्मिक रस्ते विकास कार्यक्रमाचा भाग असलेल्या ( सदर अधिसूचनेच्या टीप 
मध्ये विशेषत्वाने सविस्तररित्या वर्णन केल्याप्रमाणे) कामांचा समूह औरंगाबाद शहरातील एक सुनिश्चित क्षेत्रामधील कामाच्या समूहाचा प्रकल्प 
वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकाराच्या मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या 
जाणाऱ्या अनुयानांवर अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्या समोर विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने व कालावधीकरिता (दिनांक १ एप्रिल २०१५ पासून 
दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत ) सदर अधिसूचनेत नमूद केलेल्या ( १) सावंगी गावाजवळ औरंगाबाद- जळगांव रस्ता ( प्रमुख राज्य मार्ग ८ ) 
कि.मी. २३८/७०० जवळील पथकर स्थानक , ( २) नक्षत्रवाडीजवळ औरंगाबाद- पैठण रस्ता ( राज्य मार्ग ३० ) कि . मी . ३३६/८०० जवळील पथकर 
स्थानक व (३) लासुर गावाजवळ औरंगाबाद- लासुर रस्ता ( राज्य मार्ग ३० ) जवळील पथकर स्थानक येथील पथकर स्थानकांवर पथकर वसुली 
करण्यात येत आहे . 


आणि, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने जनहितार्थ अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मधील अ. क्र . २( अ ) मध्ये नमूद केलेल्या हलक्या मोटार वाहनांना 
आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसना वर नमूद केलेल्या पथकर स्थानकावर पथकरातून सूट देण्याबाबत निर्णय घेतला आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( १-इ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून शासन अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र . खाक्षेस. २००४ / प्र. क्र . २५/ रस्ते -८, दिनांक ४ एप्रिल २०१५ मध्ये अंशतः 
बदल करून सदर अधिसूचनेतील अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मधील अ. क्र . २( अ) मध्ये नमूद केलेल्या हलक्या मोटार वाहनांना आणि महाराष्ट्र राज्य 
मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बसेसना अधिसूचनेत नमूद केलेल्या ( १) सावंगी गावाजवळ औरंगाबाद - जळगांव रस्ता (प्रमुख राज्य मार्ग ८ ) 
कि.मी. २३८/७०० जवळील पथकर स्थानक , ( २ ) नक्षत्रवाडीजवळ औरंगाबाद -पैठण रस्ता ( राज्य मार्ग ३० ) कि.मी. ३३६/८०० जवळील पथकर 
स्थानक व (३ ) लासुर गावाजवळ औरंगाबाद- लासुर रस्ता ( राज्य मार्ग ३० ) जवळील पथकर स्थानक येथील पथकर स्थानकावर दिनांक १ जून 
२०१५ पासून पथकरातून सूट देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डॉ . डी . टी. ठुबे, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 27th May 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 

No. PSP . 2004 /CR - 25 /Road - 8. - Whereas , the Government of Maharashtra has, vide 
Government Notification , Public Works Department , No. PSP . 2004 /C.R . 25 /Road -8 , dated the 
4th April 2015 , issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1-A ), ( 1- B ), ( 1- C ), ( 1-D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958), levied toll on the 
classes of motor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended to the said notification 
and on the trailers drawn by such motor vehicles, passing over any of the flyover , bridges, railway 
overbridges, including the approach roads thereto , sections of roads or by passes situated within 
or on the periphery of the Aurangabad City which were newly constructed , re -constructed , 
improved or repaired , or which form a part of Aurangabad City Integrated Road Development 
Programme (more particularly described in note of the said notification ) declared as one single 
entity for the purposes of the said section 20 , under Build , Operate and Transfer (BOT) Scheme, 
by Maharashtra State Road Development Corporation Limited , at the rates and for the period 
specified against each of the said motor vehicles specified in the said Schedule (with effect from 
the 1st April 2015 to 31st March 2016 ) at the toll collection centres constructed at (a ) Near Sawangi 
Village on Aurangabad - Jalgaon Road , (M.D.R.-8 ) at Km . 238/700 , (6 ) Near Nakhshatrawadi Village 
on Aurangabad - Paithan Road State Highway Number 30 , at Km . 336/800 and (c) Near Lasur Village 
on Aurangabad -Lasur Road , (S.H. 30 ). 

And whereas , the Government of Maharashtra has , in the public interest, decided to exempt 
the light motor vehicles mentioned in entry at Serial No. 2 ( a ) of the Schedule appended to the 
said notification and Buses of the Maharashtra State Road Transport Corporation , passing over 
the said road , from the levy of toll . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1- E ) of section 20 of the 
Maharashtra Motor Vehicles Tax Act, the Government of Maharashtra hereby, in partial 
modification of the said Government Notification , Public Works Department , No. PSP . 2004 /C.R. 
25 /Road -8 , dated the 4th April 2015 , exempts the light motor vehicles mentioned in entry at Serial 
No. 2(a ) of the Schedule appended to the said notification and Buses of the Maharashtra State 
Road Transport Corporation , passing over the said road , from the payment of toll at the 
toll collection centres constructed at ( a ) Near Sawangi Village on Aurangabad - Jalgaon Road , 
(M.D.R.-8 ) at Km . 238/700 , (b ) Near Nakhshatrawadi Village on Aurangabad - Paithan Road State 
Highway Number 30 , at Km . 336/800 and (c) Near Lasur Village on Aurangabad - Lasur Road , 
( S.H. 30 ), with effect from the 1st June 2015 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . D. T. THUBE , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


२ ९ 


११० 


गुरुवार, मे २८ , २०१५ / ज्येष्ठ ७, शके १९ ३७ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ मे २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम . 


क्रमांक खाक्षेस. २००४ / प्र. क्र . १६१/रस्ते -८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम ( १९ ५८ चा ६५ ) यांच्या कलम २० ची 
पोट - कलमे ( १ - अ), ( १- ब ), ( १- क ), ( १- ड ) आणि ( १-इ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासन अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस . २००४ / प्र. क्र . १६१/ रस्ते -८ , दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१० द्वारे महाराष्ट्र 
शासनाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत चंद्रपूर जिल्ह्यात बांधण्यात आलेल्या ( १) जाम -वरोरा- चंद्रपूर रस्त्यावरील तडाली मेन 
येथील कि.मी. ७२/७६० मधील रेल्वे उड्डाण पूल , ( २) जाम- वरोरा- चंद्रपूर रस्त्यावरील तडाली सायडिंग येथील कि.मी. ७४/८०० मधील रेल्वे 
उड्डाण पूल , ( ३) चंद्रपूर - मूल रस्त्यावरील कि.मी. ००/२४८ मधील रेल्वे उड्डाण पूल व ( ४) चंद्रपूर - बल्लारशा रस्त्यावरील कि.मी. ९ ० / ५०० 
मधील रेल्वे उड्डाण पूल या चार रेल्वे उड्डाण पुलांचा वापर करणाऱ्या व खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रकारच्या 
मोटार वाहनांवर आणि वाहनांकडून ओढून नेल्या जाणाऱ्या अनुयानांवर सदर अधिसूचनेमधील अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्यांच्यासमोर 
विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने दिनांक १ जानेवारी २०१० पासून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या कालावधीसाठी चंद्रपूर -नागपूर रस्त्यावरील 
तडाली ( मेन ) येथील रेल्वे उड्डाण पुलावरील कि.मी. ७२/७६० येथे बांधण्यात आलेल्या पथकर स्थानकावर पथकर बसविला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास सदर प्रकल्पावरील पथकर नाका बंद करणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियमांच्या कलम २० ची पोट - कलमे ( १- अ ), (१-ब), (१- क ), ( १- ड) आणि (१-इ) तसेच 
महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्यखंड अधिनियम (१९ ०४ चा १), कलम २१ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे, शासन अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस . २००४ / प्र. क्र . १६१/रस्ते-८ , दिनांक १३ ऑक्टोबर २०१० रद्द करीत 

आहे, आणि असे घोषित करीत आहे की , सदर रस्त्यांचा वापर करणाऱ्या वाहनांना पथकर लागू करण्यात येणार नाही व सदर पथकर नाक्यावर 
दिनांक १ जून २०१५ पासून पथकर वसूल करण्यात येणार नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . डि . टी . ठुबे , 


शासनाचे उप सचिव . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400032, Dated the 27th May 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT. 


No. PSP . 2004 /CR - 161/Road - 8. — Whereas , the Government of Maharashtra has, vide 
Government Notification , Public Works Department, No. PSP . 2004 /CR - 161/ Road -8 , dated 
the 13th October 2010 , issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 - A ), ( 1- B ), 
( 1- C ), ( 1- D ) and (1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act (LXV of 1958 ), levied 
toll on the classes of motor vehicles specified in column ( 2 ) of the Schedule appended to the said 
notification , and on the trailers drawn by such motor vehicles, passing over the four Railway 
Over Bridges in Chandrapur District namely , ( 1 ) Railway Over Bridge at Tadali main in kilometer 
72/760 on Jam -Warora -Chandrapur Road , (2 ) Railway Over Bridge at Tadali Siding in kilometer 
74/800 on Jam -Warora -Chandrapur Road , ( 3 ) Railway Over Bridge in kilometer 00/248 on 
Chandrapur - Mul Road , (4 ) Railway Over Bridge in kilometer 90/500 on Old Chandrapur- Ballarshah 
Road , by the Maharashtra State Road Development Corporation Limited (MSRCD ), at the rates 
and for the periods specified against each of the said motor vehicles specified in Schedule (with 
effect from 1st January 2010 to 31st December 2015 ), at the toll collection centre constructed on 
Railway Over Bridge at Tadali main in kilometer 72/760 on the above mentioned Road ; 


And whereas , the Government of Maharashtra considers it expedient to take over the said 
project and close the said toll collection centre . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 - A ), ( 1 - B ), ( 1- C ), ( 1- D ) 
and ( 1 - E ) of section 20 of the Maharashtra Motor Vehicles Tax Act read with section 21 of the 
Maharashtra General Clauses Act ( 1 of 1904 ), the Government of Maharashtra hereby rescinds 
the said Government Notification , Public Works Department No. PSP . 2004 /CR - 161/Road -8 , dated 
the 13th October 2010 and declares that, no toll shall be levied on the motor vehicles passing over 
the said road and no toll shall be collected at the said toll collection centre , with effect from the 
1st June 2015 . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


DR . D. T. THUBE , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


३१ 


३ 


१११ 


गुरुवार, मे २८, २०१५ / ज्येष्ठ ७, शके १९ ३७ 


जलसंपदा विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ मे २०१५ 


" 


• . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक संकीर्ण-२०१४ /( १२५/१४ )/ जसं ( आस्था).- महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम , २००५ ( २००५ चा १८ ) चे 
कलम १६ च्या पोट -कलम ( १ ), ( २) व ( ३ ) अन्वये अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
महाराष्ट्र शासनाने क्र . संकीर्ण -२००५ /( ११५/०५ )/ जसंअ, दिनांक २४ नोव्हेंबर २००५ च्या अधिसूचनेद्वारे “ राज्य जल परिषद 
गठित केली होती. महाराष्ट्र शासन , आता महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ ( २००५ चा १८ ) चे कलम १६ च्या 
पोट - कलम ( ३ ) अन्वये राज्य जल परिषदेचे अनुक्रमांक (ठ ), ( ड ) व (ढ ) येथील प्रतिनिधी नामनिर्देशित करीत आहे . 
२ . राज्य जल परिषदेच्या खंड ( ठ ), ( ड ) व ( ढ ) येथील प्रतिनिधींच्या ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल 
( ठ ) मा . ना . दिवाकर नारायण रावते 

: पदसिद्ध सदस्य 
परिवहन 
( मराठवाडा प्रदेशाचे प्रतिनिधी ) 
( ड ) मा . ना . चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुळे 

: पदसिद्ध सदस्य 
मंत्री, ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा 

( विदर्भ प्रदेशाचे प्रतिनिधी ) 
( ढ ) मा . ना . चंद्रकांत ( दादा ) बच्चू पाटील 

: पदसिद्ध सदस्य 
मंत्री, सहकार , पणन आणि वस्त्रोद्योग , 
सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम वगळून ) 
( उर्वरित महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी ) 


मंत्री, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मालिनी शंकर , 
शासनाच्या प्रधान सचिव . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 28th May 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA WATER RESOURCES REGULATORY AUTHORITY ACT , 2005 . 

No. MISC . 2014 /( 125/2014 )/W.R .(Est ).— In exercise of the powers conferred by sub 
sections (1), ( 2) and (3 ) of Section 16 of the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority 
Act , 2005 (Mah . XVIII of 2005 ) , the Government ofMaharashtra had constituted the “ State Water 
Council ” for the purposes of this Act as per the Notification No. Misc . 2005 /( 115/05 )/WRI, dated 
24th November 2005. The Government of Maharashtra now in exercise of the powers conferred by 
sub-section (3 ) of Section 16 of the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act, 2005 
(Mah . XVIII of 2005 ) nominates the Members of the State Water Council at serial numbers ( 1 ), 
( m ) and (n ) of sub -section (2 ) of the Maharashtra Water Resources Regulatory Authority Act , 2005 
(Mah . XVIII of 2005 ) . 


2. For the clauses ( 1 ) , (m ) and (n ) in the constitution of the State Water Council, the following 
Members shall be substituted , namely : 
(1) The Hon . Shri Divakar Narayan Raote 

: ex - officio member 
Minister ( Transport ) 
(Representative for Marathawad Region ) 


: ex -officio member 


( m ) The Hon . Shri Chandrasekhar Krishnarao Bawankule 

Minister ( Energy , New and Renewable Energy ) 
( Representative for Vidarbha Region ) 


: ex - officio member 


( n ) The Hon . Shri Chandrakant (Dada ) Bachchu Patil 

Minister , Co-operation , Marketing and Textiles , 
Public Works ( excluding the Public Undertakings ) 
(Representative for Rest of Maharashtra Region ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MALINI SHANKAR , 


Principal Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


३३ 


११२ 


शुक्रवार , मे २ ९, २०१५ / ज्येष्ठ ८, शके १ ९३७ 


. 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ मे, २०१५ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ . 

क्रमांक मुवक . १५१५ / प्र. क्र . ११ / कराधान-१. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९ ) च्या कलम ४१ च्या 
उप- कलम ( १) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, याद्वारे शासन अधिसूचना , वित्त विभाग , क्रमांक मुवक. १५० ९ / 
प्र . क्र . ८ ९ / कराधान-१, दिनांक ५ नोव्हेंबर, २०० ९ मध्ये दिनांक १ जुलै, २०१४ पासून खालील सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

उक्त अधिसूचनेला जोडलेल्या अनुसूचीच्या भाग दोन-इतर संघटनांमध्ये, नोंद १ मध्ये, स्तंभ (२) मध्ये, नोंद (त्रेचाळीस) नंतर खालील नोंद 
दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 


" 


"( चव्वेचाळीस ) रशियन फेडरेशन , ” ; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा.द. भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 29th May 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002. 


No. VAT. 1515 / CR 11/ Taxation - 1. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 41 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Government of 
Maharashtra hereby amends the Government Notification, Finance Department, No. VAT. 1509/ 
CR - 89/ Taxation - 1, dated 5th November 2009 , with effect from 1st July 2014 as follows, namely : 

In the SCHEDULE appended to the said notification , in Part (II) – Other Organisations , in 
entry 1 , in column (2 ), after entry (xliii ), the following entry shall be added , namely : 

" (xliv ) Russian Federation .” ; 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


R. D. BHAGAT , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -५ 


३४ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


११३ 


शनिवार , मे ३०, २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १ ९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३० मे २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , 

१ ९ ६१. 
क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र .३६ / कडोंम( १)/पं.रा.५.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा 
महा. अधिनियम - पांच ) यांचे कलम ४ यासह २५४ चे पोटकलम (१ ) चा खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ 
( ५) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र स्तंभ ( ६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून ठाणे जिल्ह्यातून वगळीत आहे 

अनुसूची 
जिल्हा निवडणूक स्थानिक क्षेत्र 

वगळण्याचा 
विभाग 

दिनांक 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


अ.क्र . 


गट 


१ 


ठाणे 


कल्याण 


१ जून २०१५ 


२ 


हेदुटणे 
नांदिवली तर्फे 

अंबरनाथ . 
पिसवली 


३ 


. 


गोळवली 


. 


५ 


आजदे 
सोनारपाडा 


६ 


हेदुटणे या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र. 

नांदिवली तर्फे अंबरनाथ पई व 
पिसवली प्रभाग ४ , ५, ६ या गावांचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र . 

पिसवली प्रभाग १, २ , ३ व 
गोळवली प्रभाग ५, ६ या गावांचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र . 
गोळवली प्रभाग १, २, ३, ४ व दावडी, 

सोनारपाडा प्रभाग ३ क , ५ ई . 
आजदे या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र . 

सोनारपाडा प्रभाग १, २, ४ , ६ , 
सांगाव प्रभाग १ अ , २ ब, ३ क , ४ ड, ई, ६ फ , 
नांदिवली पंचानंद प्रभाग ४ ड या गावांचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र . 
नांदिवली पंचानंद प्रभाग रब, ३ क , ५ ई, ६ फ 

या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र . 
भोपर / देसलेपाडा, उसरघर , धारिवली , संदप, माणगाव 

या गावांचेसंपूर्ण महसूल क्षेत्र . 
निळजे , कोळे , काटई, घेसर या गावांचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र. 

माणेरे , आशेळे 
चिंचपाडा, आडिवली- ढोकळी, वसार , उंबार्ली, द्वारली 

या गावांचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र . 
भाल या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र . 


७ 


नांदिवली पंचानंद 


१ जून २०१५ 


८ 


भोपर 


९ 


निळजे 


१० 


अंबरनाथ 


११ 


. 


माणेरे 
आडीवली 
ढोकळी. 
नेवाळी 


१२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


३५ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001, Dated the 30th May 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 36 /KDMC ( 1 )/PR 5.— In exercise of the powers conferred by clause ( a ) 
of sub - section ( 1) of section 254 read with sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (V of 1962 ), and of all other powers enabling it in this 
behalf, the Government of Maharashtra hereby excludes from the Thane District, the local areas 
specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the date mentioned in 
column (6 ) thereof : 

Schedule 


Sr.No. District 


Block 


Local areas 


Electoral 
Division 

( 4 ) 


Date of 
exclusion 

( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 Thane 


Kalyan 


2 


> 


3 


4 . 


5 


6 


Hedutane Entire area of revenue village 1st June 
Hedutane 

2015 
Nandivali Entire area of revenue villages 
turfe 

Nandivali turfe Ambernath ward 5E 
Ambernath . and Pisvali ward 4 , 5 , 6 . 
Pisvali Entire area of revenue villages 

Pisvali ward 1 , 2 , 3 and Golavli 

ward 5 , 6 . 
Golavli Entire area of revenue villages 

Davadi, Golavli ward 1, 2 , 3 , 4 

and Sonarpada ward 3C , 5E . 
Ajade Entire area of revenue village Ajade . 
Sonarpada Entire area of revenue villages 

Sonarpada ward 1 , 2 , 4,6 , 
Sagaon ward 1A , 2B , 3C , 4D , 5E , 6F 

and Nandivali- Panchanand ward 4D . 
Nandivali Entire area of revenue village 
Panchanand . Nandivali- Panchanand ward 2B , 

3C , 5E , 6F . 
Bhopar Entire area of revenue villages 

Bhopar/ Deslepada, Usaraghar , 

Dharivali, Sandap and Mangaon . 
Nilaje Entire area of revenue villages 

Nilaje , Kole , Katai and Ghesar . 
Manere Entire area of revenue villages 

Manere and Ashele . 
Adivali Entire area of revenue villages 
Dhokali . Chinchpada , Adivali- Dhokali, 

Vasar, Umbarli and Dwarli. 
New ali Entire area of revenue village Bhal 


7 


8 


9 


10 


Ambernath 


11 


12 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -५ अ 


~ 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१. 

दिनांक ३० मे २०१५ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम . 

क्रमांक झेडपीबी. २०१५ / प्र.क्र . ३६ / कडोंम (३ )/पं.रा . ५.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , ( सन १ ९ ५ ९ चा तीन ) यांचे कलम ( ४ ) 
चे पोट- कलम ( २) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करुन व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( ग) व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार व 
संविधानाच्या भाग IX च्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती जिल्हा परिषद, ठाणे आणि सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) ग्रामपंचायत व 
ग्राममसभेशी विचार विनिमय करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या महसुली गावांच्या 
समोरील स्तंभ (३) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले स्थानिक क्षेत्र त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून गावाचा भाग म्हणून राहणार नाही असे जाहीर 
करीत आहे : 

अनुसूची 


अ.क्र . 


गावे 


स्थानिक क्षेत्र . 


गाव म्हणून संपुष्टात 
आल्याचा दिनांक . 

( ४ ) 


( ३ ) 


१ 


१ जून २०१५. 


" 


२ 


" 


३ 


" 


" 


५ 


" 


६ 


" 


" 


८ 


( २ ) 
घेसर 
हेदुटणे 
नांदिवली तर्फे अंबरनाथ 
दावडी 
पिसवली 
गोळवली 
सोनारपाडा 
माणगांव 
कोळे 
निळजे 
काटई 
उसरघर 
धारिवली 
संदप 
भोपर / देसलेपाडा 
नांदिवली पंचानंद 
आजदे 
सागांव 


९ 


" 


" 


" 


१० 
११ 
१२ 
१३ 


" 


" 


घेसर या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
हेदुटणे या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
नांदिवली तर्फे अंबरनाथ या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
दावडी या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
पिसवली या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
गोळवली या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
सोनारपाडा या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
माणगांव या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
कोळे या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
निळजे या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
काटई या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
उसरघर या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
धारिवली या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
संदप या गावाचे संपूर्ण महसूल 

क्षेत्र 
भोपर / देसलेपाडा या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
नांदिवली पंचानंद या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
आजदे या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
सागांव या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
चिंचपाडा या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
माणेरे या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
आशेळे या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
आडिवली ढोकली या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
वसार या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
उंबार्ली या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
द्वारली या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
भाल या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 


" 


१४ 


" 


/ 


१५ 
१६ 


" 


" 


" 


चिंचपाडा 


" 


१८ 
१ ९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 


" 


" 


माणेरे 
आशेळे 
आडिवली ढोकली 
वसार 
उंबार्ली 
द्वारली 


" 


" 


२४ 


२५ 


२६ 


" 


भाल 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


३७ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , Dated the 30th May 2015 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT. 

No. ZPB . 2015 /CR - 36 /KDMC ( 3 )/PR 5.— In exercise of the powers conferred by clause (6 ) of 
sub -section (2 ) of section 4 of the Maharashtra Village Panchyats Act (III of 1959 ), read with 
clause (g ) of article 243 of the Constitution of India , and of all other powers enabling it in that 
behalf, and in partial modification of all earlier Notifications issued in this behalf , and after 
consultation with the Standing Committee of the Thane Zilla Parishad , Village Panchayats and 
Gram Sabhas of the respective revenue villages specified in column (2 ) of the Schedule appended 
hereto , the Government ofMaharashtra , hereby declares that the local areas specified in column 
( 3) of the Schedule appended hereto , comprising the revenue villages specified in column ( 2 ) 
thereof, shall cease to be the villages, for the purposes of Part IX of the Constitution , with effect 
from the date shown in column (4 ) thereof : 

Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Villages 

( 2 ) 


Local areas 

( 3 ) 


Date of cessation 

( 4 ) 


1 


2 
3 


4 
5 
6 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 


Ghesar 

Entire area of revenue village Ghesar 1st June 2015 
Hedutane 

Entire area of revenue village Hedutane 
Nandivali turfe Entire area of revenue village Nandivali 
Ambernath . 

turfe Ambernath . 
Davadi 

Entire area of revenue village Davadi 
Pisvali 

Entire area of revenue village Pisvali 
Golavli 

Entire area of revenue village Golavli 
Sonarpada 

Entire area of revenue village Sonarpada 
Mangaon 

Entire area of revenue village Mangaon 
Kole 

Entire area of revenue village Kole 
Nilaje 

Entire area of revenue village Nilaje 
Katai 

Entire area of revenue village Katai 
Usaraghar 

Entire area of revenue village Usaraghar 
Dharivali 

Entire area of revenue village Dharivali 
Sandap 

Entire area of revenue village Sandap 
Bhopar/Deslepada Entire area of revenue village Bhopar /Deslepada 
Nandivali 

Entire area of revenue village Nandivali 
Panchanand . Panchanand . 
Ajade 

Entire area of revenue village Ajade 
Sagaon 

Entire area of revenue village Sagaon 
Chinchpada Entire area of revenue village Chinchpada 
Manere 

Entire area of revenue village Manere 
Ashele 

Entire area of revenue village Ashele 
Adivali - Dhokali Entire area of revenue village Adivali-Dhokali 
Vasar 

Entire area of revenue village Vasar 
Umbarli 

Entire area of revenue village Umbarli 
Dwarli 

Entire area of revenue village Dwarli 
Bhal 

Entire area of revenue village Bhal 


17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, 

दिनांक ३० मे २०१५ . 


. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी . २०१५ / प्र.क्र .३६ /कडोंम(२)/पं.रा . ५.- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम , १९ ६१ ( १९ ६२ चा 
५ ) यांच्या कलम ५ यासह २५६ चे पोट- कलम ( १) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र 
शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या भूमापन क्रमांकाचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्र, स्तंभ क्रमांक (६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक १ जून २०१५ पासून 
ठाणे जिल्ह्याच्या कल्याण व अंबरनाथ गटातून वगळीत आहे आणि त्या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , 
क्रमांक पीएसई. १० ९ ६/ प्र.क्र .११४ / ०५, दिनांक १९ सप्टेंबर १९९ ६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये , ठाणे जिल्ह्याशी संबंधित नोंद १ मध्ये मुळशी व हवेली तालुक्याशी संबंधित स्तंभ ( ३) मधील नोंदी 
समोर स्तंभ ( ४ ) मध्ये “ कल्याण व अंबरनाथ यासाठी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल : 

कल्याण गट खालील स्थानिक क्षेत्र वगळून : 

घेसर , हेदुटणे, नांदिवली तर्फे अंबरनाथ , दावडी, पिसवली, गोळीवली, सोनारपाडा, माणगाव, कोळे, निळजे, काटई, उसरघर , धारिवली, 
संदप, भोपर/ देसलेपाडा, नांदिवली-पंचानंद , आसदे, सागाव या गावांचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र आणि अंबरनाथ गट खालील स्थानिक क्षेत्र वगळून 
चिंचपाडा, माणेरे, आशेळे, आडिवली-ढोकळी, वसार , उंबार्ली, द्वारली, भाल या गावांचे संपूर्ण महसुली क्षेत्र .”. 

अनुसूची 


“ 


. 


अ.क्र . 


जिल्हा 


गट 


निर्वाचक गण 


स्थानिक क्षेत्र / तालुका 


वगळण्याचा 


दिनांक 
( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


१ 


ठाणे 


कल्याण 


१ जून २०१५ 


२ 


क्षेत्र . 


हेदुटणे 
नांदिवली तर्फे 
अंबरनाथ . 
पिसवली ( क ) 
पिसवली ( अ ) 
पिसवली ( ब ) 


हेदुटणे या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
नांदिवली तर्फे अंबरनाथ व पिसवली ६ या गावांचे संपूर्ण 
महसूल 
पिसवली प्रभाग ४ , ५ या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
पिसवली प्रभाग २, ३ या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
पिसवली प्रभाग १ व गोळवली प्रभाग ५ , ६ या गावाचे संपूर्ण 


३ 


४ 


५ 


महसूल क्षेत्र. 


६ 
७ 


गोळवली 
दावडी 


८ 


सोनारपाडा 


. 


९ 


सांगाव 


गोळवली प्रभाग १, २, ३, ४ या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र . 
दावडी व सोनारपाडा प्रभाग ३ क , ५ ई या गावाचे संपूर्ण 
महसूल 

क्षेत्र . 
सोनारपाडा प्रभाग १, २, ४, ६ व सागाव प्रभाग ४ ड , ५ ई 
या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र. 
सागाव प्रभाग १ अ , २ ब , ३ क , ६ फ व नांदिवली-पंचानंद 
प्रभाग ४ ड या गावांचे संपूर्ण महसुल क्षेत्र. 
आजदे प्रभाग १, २, ३ या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
आजदे प्रभाग ४ , ५, ६ या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
भोपर देसलेपाडा प्रभाग १ ते ४ व नांदिवली-पंचानंद प्रभाग १ 
या गावांचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र . 


१० 


. 


११ 


आजदे ( अ ) 
आजदे ( ब ) 
भोपर 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


३ ९ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


१३ 


नांदिवली-पंचानंद प्रभाग ३ क , ५-ई या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 


नांदिवली 
पंचानंद ( अ ) 
नांदिवली 
पंचानंद ( ब ) 


१४ 


नांदिवली-पंचानंद प्रभाग २- ब, ६- फ या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 


१५ 


माणगाव 


. 


१६ 


, 


१७ 


माणगाव , भोपर प्रभाग ५ , ६ , उसरघर , धारिवली , संदप 
या गावांचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र . 
निळजे प्रभाग १, २ , ३, ४ व काटई या गावांचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र . 
कोळे, निळजे प्रभाग ५ , ६ व घेसर या गावांचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र . 
चिंचपाडा या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
माणेरे या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
आशेळे या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 
आडिवली-ढोकळी, वसार , उंबार्ली, द्वारली या गावांचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 


१८ 


अंबरनाथ 


निळजे 
कोळे 
चिंचपाडा 
माणेरे 
आशेळे 
आडिवली 
ढोकळी. 
नेवाळी 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


भाल या गावाचे संपूर्ण महसूल क्षेत्र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


80 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 

Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, 
Mumbai 400 001. Dated the 30th May 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 

No. ZPB . 2015 /CR - 36 /KDMC ( 2 )/PR 5.— In exercise of the powers conferred by clause (b ) of 
sub - section ( 1) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act, 1961 (Mah.V of 1962 ), and of all other powers enabling it in that behalf, the 
Government of Maharashtra hereby , excludes from the Kalyan and Ambernath Block of Thane 
District, the local areas specified in column (5 ) of the Schedule appended hereto, with effect from 
the day of 1st June 2015 ; and for that purpose amends the Government Notification , Rural 
Development and Water Conservation Department, No. PSE . 1096 /CR - 114 / 05 , dated the 
19th September 1996 as follows, namely : 

In the Schedule appended to the said notification , in entry 1 relating to Thane District, 
against entry in column (3 ) relating to Kalyan and Ambernath Taluka , in column (4 ), for the 
words “ Kalyan and Ambernath Block ” the following shall be substituted , namely : 
“ Kalyan Block excluding the following local areas 
Entire area of revenue villages Ghesar , Hedutane , Nandivali turfe Ambernath , Davadi, Pisvali, 
Golivli , Sonarpada, Mangaon , Kole , Nilaje, Katai, Usaraghar , Dharivali, Sandap , Bhopar / 
Deslepada , Nandivali- Panchanand , Asade , Sagaon and 
Ambernath Block excluding the following local areas : 
Entire area of revenue villages Chinchpada, Manere , Ashele, Adivali- Dhokali, Vasar , Umbarli , 
Dwarli , Bhal.” . 

Schedule 


District 


Blocks 


Local areas 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Electoral 
Colleges 

( 4 ) 


Date of 
exclusion 
( 6 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 


Thane 


Kalyan Hedutane 


1st June 
2015 . 


2 


Nandivali 
turfe 
Ambernath . 


3 


Pisvali ( C ) 


4 


Pisvali ( A ) 


5 


Pisvali ( B ) 


Entire area of revenue village 
Hedutane . 
Entire area of revenue villages 
Nandivali turfe Ambernath and 
Pisvali ward 6 . 
Entire area of revenue village 
Pisvali ward 4 , 5 . 
Entire area of revenue village 
Pisvali ward 2 , 3 . 
Entire area of revenue village 
Pisvali ward 1 and Golavli ward 5 , 6 . 
Entire area of revenue villages 
Golavli ward 1,2,3,4 . 
Entire area of revenue villages 
Davadi and Sonarpada ward 3C , 5E . 
Entire area of revenue villages 
Sonarpada ward 1 , 2 , 4 , 6 and 
Sagaon ward 4D , 5E . 
Entire area of revenue villages 
Sagaon ward 1A , 2B , 3C , 6F and 
Nandivali -Panchanand ward 4D . 


6 


Golavli 


7 


Davadi 


8 


Sonarpada 


9 


Sagaon 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


४१ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


10 


11 


6 . 


12 


13 


14 


15 


Ajade ( A ) Entire area of revenue village 

Ajade ward 1 , 2 , 3. 
Ajade ( B ) Entire area of revenue village 

Ajade ward 4 , 5 , 
Bhopar . 

Entire area of revenue villages 
Bhopar /Deslepada ward 1 to 4 
and Nandivali- Panchanand 

ward 1 . 
Nandivali Entire area of revenue village 
Panchanand ( A ).Nandivali- Panchanand ward 

3C , 5E . 
Nandivali Entire area of revenue village 
Panchanand ( B ). Nandivali- Panchanand ward 

2B ,6F . 
Mangaon Entire area of revenue villages 

Mangaon , Usaraghar , Dharivali , 
Sandap and Bhopar / Deslepada 

ward 5 , 6 . 
Nilaje 

Entire area of revenue villages 

Katai and Nilaje ward 1,2,3,4 . 
Kole 

Entire area of revenue villages 

Kole, Ghesar and Nilaje ward 5 , 6 . 
Chinchpada Entire area of revenue village 

Chinchpada . 
Manere Entire area of revenue village 

Manere . 
Ashele 

Entire area of revenue village 

Ashele . 
Adivali 

Entire area of revenue villages 
Dhokali. Adivali- Dhokali, Vasar , 

Umbarli, Dwarli . 
New ali 

Entire area of revenue village 
Bhal. 


16 


17 


18 


Ambernath 


19 


20 


21 


22 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


११४ 


शनिवार , मे ३० , २०१५ / ज्येष्ठ ९ , शके १९ ३७ 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक २८ मे २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम , २००५. 

क्रमांक संकिर्ण २०१५ /( ०१/१५ ) मशि-१.- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील ( २००६ चा महा. २१ ) च्या कलम ७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून आणि या बाबतीत असलेल्या सर्वविद्यमान अधिसूचना, आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उच्च व तंत्र 
शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील उच्च शिक्षण संचालनालय, तंत्र शिक्षण संचालनालय, कला संचालनालय, ग्रंथालय संचालनालय व 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय मधील वर्ग “ क ” व “ ड ” मधील खालील सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना ( ३ ) मध्ये दर्शविलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या बाबतीत रकाना (२) मध्ये दर्शविलेल्या प्रमाणे “विभागप्रमुख ” आणि “ क्षेत्रिय विभागप्रमुख ” म्हणून घोषित करून सक्षम 
बदली प्राधिकरण अधिसूचित करीत आहेत : 


तक्ता - अ 


उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


अ.क्र . 


विभागप्रमुख आणि क्षेत्रिय विभागप्रमुख / सक्षम बदली प्राधिकरण 

( २ ) 


शासकीय सेवकाचे पदनाम 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


विभागीय सहसंचालक , उच्च शिक्षण 


गट - क मधील सर्व कर्मचारी 


२ 


विभागीय सहसंचालक , उच्च शिक्षण 


गट - ड मधील सर्व कर्मचारी 


तक्ता - ब 


तंत्र शिक्षण संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
विभागप्रमुख आणि क्षेत्रिय विभागप्रमुख / सक्षम बदली प्राधिकरण 

( २ ) 


अ . क्र . 


शासकीय सेवकाचे पदनाम 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


विभागीय सहसंचालक , तंत्र शिक्षण 


गट - क मधील सर्व कर्मचारी 


२ 


विभागीय सहसंचालक , तंत्र शिक्षण 


गट - ड मधील सर्व कर्मचारी 


तक्ता - क 


कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विभागप्रमुख आणि क्षेत्रिय विभागप्रमुख / सक्षम बदली प्राधिकरण 

( २ ) 


अ.क्र . 


शासकीय सेवकाचे पदनाम 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


संचालक , 


कला 


गट - क मधील सर्व कर्मचारी 


२ 


संचालक , कला 


गट - ड मधील सर्व कर्मचारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


४३ 


तक्ता - ड 


ग्रंथालय संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


अ.क्र . 


विभागप्रमुख आणि क्षेत्रिय विभागप्रमुख/ सक्षम बदली प्राधिकरण 

( २ ) 


शासकीय सेवकाचे पदनाम 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


संचालक , ग्रंथालय 


गट - क मधील सर्व कर्मचारी 


२ 


विभागीय सहसंचालक , ग्रंथालय 


गट - ड मधील सर्व कर्मचारी 


तक्ता- इ 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय 


अ.क्र . 


विभागप्रमुख आणि क्षेत्रिय विभागप्रमुख/ सक्षम बदली प्राधिकरण 

( २ ) 


शासकीय सेवकाचे पदनाम 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


विभागीय सहसंचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


गट - क मधील सर्व कर्मचारी 


२ 


विभागीय सहसंचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 


गट - ड मधील सर्व कर्मचारी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . संजय चहांदे, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


भाग चार - ब -७ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 

HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 28th May 2015 


NOTIFICATION 


" 


MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF DELAY IN DISCHARGE OF OFFICIAL 

DUTIES ACT, 2005 . 

No. Mis . 2015 /(01/15 ) CE - 1.- In exercise of the powers conferred by section 7 of the Maharashtra 
Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge of Official Duties Act, 
2005 (Mah . XXI of 2006 ), and in supersession of all existing Notifications, Orders or Instruments in this behalf , 
and in force, the Government ofMaharashtra hereby notifies and published the lists of “ Heads of Departments 
and “ Regional Heads of Department ” mantioned in column (2 ) of the Table appended hereto who shall act as 
Competent Transferring Authority in respect of transfer of all the employees in Group “ B ” (non -gazetted ), 
Group “ C ” and Group “ D ” in the offices under the Directorate of Higher Education ,Maharashtra State , Pune, 
the Directorate of Technical Education , Maharashtra State , Mumbai, the Directorate of Art, Maharashtra 
State , Mumbai, the Directorate of Library , Maharashtra State, Mumbai and the Directorate of Vocational 
Education , Maharashtra State , Mumbai under Higher and Technical Education Department, Mantralaya 
as are classified in column (3 ) of the said Table A , B , C , D and E below namely : 


Table - A 


Directorate of Higher Education , Maharashtra State , Pune 


Sr. No. 


Class ofGovernment Servants 


Head of the Department and Regional Head of 
Department/ Competent Transferring Authority 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 


Regional Joint Director , Higher Education 


All employees in Group “ C ” 
All employees in Group “ D ” 


2 Regional Joint Director 


Table - B 


Directorate of Technical Education , Maharashtra State , Mumbai 


Sr. No. 


Class ofGovernment Servants 


Head of the Department and Regional Head of 
Department/Competent Transferring Authority 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 


Regional Joint Director , Technical Education 
Regional Joint Director 


All employees in Group “ C ” 
All employees in Group “ D ” 


2 


Table - C 
Directorate of Art, Maharashtra State , Mumbai 


Sr. No. 


Class of Government Servants 


Head of the Department and Regional Head of 
Department/Competent Transferring Authority 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 


Director, Art 


All employees in Group “ C ” 
All employees in Group “ D ” 


2 


Director , Art 


Table - D 


Directorate of Library , Maharashtra State , Mumbai 


Sr. No. 


Class of Government Servants 


Head of the Department and Regional Head of 
Department/Competent Transferring Authority 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 


Director , Library 
Regional Joint Director 


All employees in Group “ C ” 
All employees in Group “ D ” 


2 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


४५ 


Table - E 


Directorate of Vocational Education and Training, Maharashtra State , Mumbai 


Sr. No. 


Class of Government Servants 


Head of the Department and Regional Head of 
Department/Competent Transferring Authority 

( 2 ) 


( 1) 


( 3 ) 


1 


Regional Joint Director , Vocational Education and Training 
Regional Joint Director, Vocational Education and Training 


All employees in Group “ C ” 
All employees in Group “ D ” 


2 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . SANJAY CHAHANDE , 
Principal Secretary to Government. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २८ मे २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 

अधिनियम , २००५. 

क्रमांक संकिर्ण. २०१५ /( ०१/१५) मशि १.- महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील ( २००६ चा महा. २१ ) च्या कलम ६ च्या ३ परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आणि याबाबतीत असलेल्या सर्वविद्यमान अधिसूचना, आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन 
याद्वारे या विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील उच्च शिक्षण , संचालनालय, तंत्र शिक्षण संचालनालय, कला संचालनालय, ग्रंथालय संचालनालय 
व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय मधील वर्ग “ अ ” व “ ब ” मधील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांच्या बाबतीत सक्षम प्राधिकरण 

म्हणून 
मुख्यमंत्री व मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांना असलेले बदल्यांचे अधिकार विवरणपत्रातील रकाना ( ३) मध्ये दर्शविलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी 
रकाना (२) मध्ये दर्शविलेल्याप्रमाणे दुय्यम प्राधिकरणास प्रदान करण्याचे अधिसूचित करीत आहेत : 


. 


तक्ता - अ 


उच्च शिक्षण संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


अ.क्र . 


सक्षम दुय्यम 

प्राधिकरण 
( २ ) 


शासकीय सेवकाचे पदनाम 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण 


प्राध्यापक / संचालक , प्राध्यापक , 
सहयोगी प्राध्यापक , सहाय्यक प्राध्यापक . 


२ 


गट - ब मधील सर्व कर्मचारी 


प्रधान सचिव / सचिव , उच्च व तंत्र शिक्षण 
( मा . मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्या पूर्व मान्यतेने ) 


तक्ता - ब 


तंत्र शिक्षण संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


अ . क्र . 
( १ ) 


सक्षम दुय्यम 

प्राधिकरण 
( २ ) 


शासकीय सेवकाचे पदनाम 

( ३ ) 


१ 


मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण 


उप संचालक , सहाय्यक संचालक ( तां .) , 
प्रशासकीय अधिकारी, प्राचार्य, प्राध्यापक , 
सहयोगी प्राध्यापक , 

विभाग 

प्रमुख , 
सहाय्यक प्राध्यापक , 

अधिव्याख्याता. 


२ 


गट- ब मधील सर्व कर्मचारी 


प्रधान सचिव / सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण 
( मा . मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्या पूर्व मान्यतेने ) 


तक्ता- क 


कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


अ . क्र . 


सक्षम दुय्यम 


प्राधिकरण 
( २ ) 


शासकीय सेवकाचे पदनाम 

( ३ ) 


१ 


मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण 


प्राध्यापक आणि अधिव्याख्याता 


२ 


गट - ब मधील सर्व कर्मचारी 


प्रधान सचिव / सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण 
( मा . मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्या पूर्व मान्यतेने ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२ , २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


४७ 


तक्ता - ड 


ग्रंथालय संचालनालय , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


अ.क्र . 


सक्षम दुय्यम 

प्राधिकरण 
( २ ) 


शासकीय सेवकाचे पदनाम 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


गट - ब मधील सर्व कर्मचारी 


प्रधान सचिव / सचिव , उच्च व तंत्र शिक्षण 
( मा . मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्या पूर्व मान्यतेने ) 


तक्ता - इ 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय 


अ.क्र . 


सक्षम दुय्यम 

प्राधिकरण 
( २ ) 


शासकीय सेवकाचे पदनाम 

( ३ ) 


( १ ) 


मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण 


संचालक तथा शिक्षणार्थी उप सल्लागार 


२ 


गट- ब मधील सर्व कर्मचारी 


प्रधान सचिव / सचिव , उच्च व तंत्र शिक्षण 
( मा . मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांच्या पूर्व मान्यतेने ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . संजय चहांदे, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


भाग चार - ब -८ 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 
Mantralaya, Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 28th May 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF DELAY IN DISCHARGE OF OFFICIAL 

DUTIES Act , 2005 . 


No.Mis. 2015 /(01/15 ) CE - 1.— In exercise of the powers conferred by the second proviso to section 6 of the 
Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge of Official 
Duties Act, 2005 (Mah . XXI of 2006 ), and in supersession of all the existing Notifications , Orders or Instruments 
in this behalf, the Government ofMaharashtra is hereby declares and directs that , ChiefMinister and Minister 
for Higher and Technical Education are being Competent Transferring Authorities for the officers in Group 
" A ” and Group “ B ” hereby delegates its powers as the Competent Transferring Authority to make the transfer 
of all the Government Officers under the Directorates of Higher Education , Directorates of Technical Education , 
Directorates of Arts , Directorates of Library and Directorates of Vocational Education and Training , under the 
administrative control of the Higher and Technical Education Department, to its Subordinate authority 
mentioned in column ( 2 ) of the Table , for the officers classified in column ( 3 ) there of. : 


Table A 


Directorate of Higher Education , Maharashtra State , Pune 


Sr. No. 


Competent Subordinate Authority 

( 2 ) 


Designation ofGovernment Servants 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 


Minister for Higher and Technical Education 


Principal Director , Professor , 
Associate Professor, 
Assistant Professor . 


2 


All employees in Group “ B ” 


Principal Secretary , Higher and Technical 
Education (shall discharge his powers with prior 
approval of Minister , Higher and Technical 
Education Department). 


Table . B 


Directorate of Technical Education , Maharashtra State , Mumbai 


Sr. No. 


Competent Subordinate Authority 

( 2 ) 


Designation ofGovernment Servants 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 


Minister for Higher and Technical Education 


Deputy Director , Assistant 
Director ( Tech .) , Administrative 
Officer , Principal, Professor , 
Associate Professor , Assistant 
Prof., Head of Department , 
Lecturer . 


2 


All employees in Group “ B ” 


Principal Secretary , Higher and Technical 
Education (shall discharge his powers with prior 
approval of Minister, Higher and Technical 
Education Department). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


४ ९ 


Table- C 


Directorate of Art , Maharashtra State , Mumbai 


Sr. No. 


Competent Subordinate Authority 

( 2 ) 


Designation ofGovernment Servants 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 


Minister for Higher and Technical Education 


Professor and Lecturer 


2 


All employees in Group “ B ” 


Principal Secretary , Higher and Technical 
Education ( shall discharge his powers with prior 
approval of Minister , Higher and Technical 
Education Department). 


Table- D 


Directorate of Library Maharashtra State , Mumbai 


Sr. No. 


Competent Subordinate Authority 

( 2 ) 


Designation of Government Servants 

( 3 ) 


( 1 ) 


1 


All employees in Group “ B ” 


Principal Secretary , Higher and Technical 
Education (shall discharge his powers with prior 
approval of Minister, Higher and Technical 
Education Department). 


Table- E 


Directorate of Vocational Education & Training, Maharashtra State , Mumbai 


Sr. No. 

( 1 ) 


Competent Subordinate Authority 

( 2 ) 


Designation of Government Servants 

( 3 ) 


1 


Minister for Higher and Technical Education 


Deputy Director -cum - Trainee 
Deputy Advisor. 


2 


All employees in Group “ B ” 


Principal Secretary , Higher and Technical 
Education (shall discharge his powers with prior 
approval of Minister , Higher and Technical 
Education Department). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . SANJAY CHAHANDE , 


Principal Secretary to Government . 


भाग चार - ब -८ अ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


११५ 


शनिवार , मे ३० , २०१५ / ज्येष्ठ ९, शके १ ९ ३७ 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० मे, २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३ आणि नियम १ ९ ६७. 


. 


क्रमांक कृबास . ०५१५ / प्र. क्र . २९ १/ ११- स. -ज्याअर्थी, पणन संचालनालयाच्या दिनांक २ डिसेंबर २०१४ च्या आदेशान्वये बाजार 
समितीवर त्रिसदस्यीय शासकीय प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आलेली होती. दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ च्या आदेशान्वये उपरोक्त आदेशात 
अंशतः बदल करण्यात येऊन त्रिसदस्यीय मंडळातील दोन सदस्य वगळून श्री . मनोज सौनिक , भा.प्र.से. यांचे एक सदस्यीय प्रशासक मंडळ कायम 
ठेवण्यात आले . या मंडळाची सहा महिन्यांची मुदत दिनांक १ जून २०१५ रोजी संपुष्टात येत आहे. 

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळावर एकूण २५ सदस्य असून महाराष्ट्र राज्यातून एकूण सहा विभागातून कृषी उत्पन्न 
बाजार समितीच्या शेतकरी प्रतिनिधींमधून १२ शेतकरी प्रतिनिधी निवडून येतात. बऱ्याचशा सहकारी संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने व सहकार 
कायद्यात ९ ७ वी घटना दुरुस्तीचा अंतर्भाव झाला असल्याने राज्यातील विविध सहकारी संस्था यांच्या निवडणुका तसेच सुमारे १०५ कृषी उत्पन्न 
बाजार समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानुसार नव्याने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना बाजार समितीच्या संचालक मंडळात स्थान मिळणे 
आवश्यक असल्याने सदर संस्थेच्या निवडणुका होईपर्यंत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक घेता येणार नाही. त्यामुळे विद्यमान प्रशासक 
मंडळास सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव पणन संचालकांनी सादर केलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३ मधील कलम १५ ए ( १)( बी ) च्या परंतुकानुसार 
अपवादात्मक परिस्थितीत प्रशासक मंडळास एकूण एक वर्षापेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी 

मुदतवाढ 

देण्याचे अधिकार राज्य शासनास 


आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, मुंबई बाजार समितीची निवडणूक घेणे नजिकच्या काळात संभव नसल्याने विद्यमान प्रशासक मंडळास सहा महिन्यांची 
मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता आहे अशी शासनाची खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९ ६३ मधील कलम १५ ए ( १)( बी ) च्या परंतुकानुसारच्या 
तरतूदीअन्वये शासनास प्राप्त अधिकारानुसार मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विद्यमान एक सदस्यीय प्रशासक मंडळास दिनांक २ जून २०१५ 
पासून पुढे सहा महिन्यांची 

मुदतवाढ 

देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . स . अटक , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


११६ 


सोमवार , जून १, २०१५ / ज्येष्ठ ११, शके १ ९३७ 


जलसंपदा विभाग 


मंत्रालय , मुंबई , ४०० ०३२, दिनांक १ जून २०१५ 
( संदर्भ : कलम-१ चे उप कलम-३ ) 

अधिसूचना क्र . १ 
( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम-२ ) 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 
क्रमांक सीडीए . १०१५ / (१६९ / १५ )/ लाक्षेवि ( कामे ) . 

) 

.- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), 
( ३), ( ४ ), ( ५) व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमिनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमिनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक राहील . 


अ . क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


लागू करावयाची 


ज्या तारखेपासून 


शेरा 


कलमे 


लागू होईल ती 


तारीख 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ पांगारे 


सर्व 


लघु 

पाटबंधारे प्रकल्प 
ता . सातारा जि . सातारा 


१५ जून २०१५ 


... 


पांगारे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र 


महाराष्ट्र 

राज्याचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७- फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 1st June 2015 


[ See section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION – 1 


[ See Rule – 1 ( 2 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act , 2005 . 

No. CDA . 1015 /( 169/15 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by Section 1 (3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government ofMaharashtra , hereby , notifies Areas, Irrigation Projects , 
sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) & (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under Sec . 7 , no water 
shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land 
and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all the 
holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Applicable Area 


Date 


Sr. 
No. 


Remarks 


Name of Irrigation 

Project 


Sections 
Applied 


of 


Applications 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


1 


All 


15th June 2015 


... 


Pangare Minor 
Irrigation Project , 
Tal. Satara , Dist. Satara 


Entire Command Area 
of Pangare Minor 
Irrigation Project 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७/ माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


५३ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२ , दिनांक १ जून २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 
[ ( संदर्भ : नियम क्र . १( ३) ] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक सीडीए. १०१५ /(१६ ९ / १५ ) / लाक्षेवि ( कामे ). -महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च ) 
नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विर्निदीष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म. सिं . प. शे. व्य . अधिनियम , २००५ 
अंतर्गत अधिकार देण्यात आलेल्या 
कायद्यातील कलमे . 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


पांगारे लघु 

पाटबंधारे प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र 


कार्यकारी अभियंता 
उरमोडी धरण विभाग , 


सातारा 


कलम -६ ( १), ९( २) , ९ ( ४ ), ९( ६ ), ९ (९ ), १० ( १ ), 
१२ ( २ ), १२ ( ६ ) , १२ ( ९ ), १३( १), १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 
१५ ( ६ ), १५ ( ९ ) , १६( १ ), १६ ( ४ ), १८ ( २), १८ ( ४ ) , 
१८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १ ९ ( २ ), २१ ( १ ), २२, २३ ( १ ), २६ ( १ ) , 
४१, ४२( १) , ६८ ( १) , ४४, ४५, ४७ ( २ ) व ४८ , 
म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३. 


अधीक्षक अभियंता, कलम -६( ५ ) , ४२( २ ) . 
सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ , 


सातारा . 


महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२, २०१७ / माघ २७ - फाल्गुन ३, शके १९ ३८ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralya , Mumbai 400 032 , dated 1st June 2015 


NOTIFICATION - 2 


[ See Act section - 1 ( 3 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA . 1015 /( 169/15 ) /CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government of Mahatrshtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act section 2 ( F ) . 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 section 2 ( 4 ), the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 . 


Sr. No. 


Canal Officers 


Project and 
Command Area 


Sections of MMISF ACT 2005 
of which powers are given 
to Canal Officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Entire Command Area of 
Pangare Minor Irrigation 
Project. 


Executive Engineer Sections 6 ( 1), 9 (2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 (9 ), 10 ( 1), 
Urmodi Dam 

12 ( 2 ), 12(6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1 ), 13 ( 3 ) , 15 ( 4 ) , 
Division , Satara . 15 (6 ) , 15 ( 9 ) , 16 ( 1 ) , 16 ( 4 ), 18 ( 2 ) , 

18 ( 4 ) , 18 (6 ), 18 ( 9 ) , 19 ( 2 ), 21 ( 1 ) , 22 , 
23 ( 1 ) , 26 ( 1 ) , 41, 42 ( 1) , 68 ( 1 ) 44 , 45 , 
47 ( 2 ),48 , MMISF Rule Section 3 . 


Sections 6 ( 5 ), 42 ( 2 ). 


Superintending 
Engineer , 
Satara Irrigation 
Project Circle, 
Satara 


By the order and in the name of Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


